RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष- ७, अंक - ३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ६६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


___ क्रमांक टीपीएस- १६१७ /प्र.क्र . ३३६ / २०१७ / नवि -९. - ज्याअर्थी, संचालक, नगरररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक डीपी / 
शिर्डी/ टीपीव्ही- ४/७३३४ , दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ अन्वयेशिर्डी शहराची विकास योजना मंजूर (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) 
झालेली असून , ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अमलात आली आहे; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी शिर्डी नगरपंचायत नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे); 


___ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ३७ - “प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले 
आहे) हे आरक्षण प्रस्तावित आहे व उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकसन प्राधिकरण उक्त नियोजन प्राधिकरण आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ६१, दिनांक ११ ऑगस्ट २००६ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल उक्त आरक्षण भूसंपादन व विकसन करण्यासाठी समुचित प्राधिकरण श्री साईबाबा संस्थान , विश्वस्त व्यवस्था,शिर्डी यांना प्रस्तावित 
करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २६ जून २०१० च्या पत्रान्वये शासनास 
सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप -कलम ( २) अन्वये इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित 
फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना 
सुधारित करण्यात येत आहे. 


वि ( एच) ६८७ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 

नोंद 
आरक्षण क्रमांक ३७ - “प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” हे आरक्षण विकसन करण्यासाठी श्री साईबाबा संस्थान, विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी 
यांची खालील अटींच्या अधीन राहून समुचित प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे . 
अट – सदरचे क्षेत्र “प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” यासाठी आरक्षित असल्यामुळे ते त्याच कारणासाठी (प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ) विकसित 

करणे , समुचित प्राधिकरण या नात्याने श्री साईबाबा संस्थान, विश्वस्त व्यवस्था यांचेवर बंधनकारक राहील . त्याचा अन्य कारणासाठी वापर 
करता येणार नाही . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी,शिर्डी नगरपंचायत ,शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
कामकाजाच्या वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov .in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

संजय सावजी, 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 

dated 30th December 2017 
The Maharashtra Regionaland Town Planning Act , 1966 

No. TPS- 1617 /CR - 336 /2017 /UD - 9 . - Whereas, the Director, Town Planning ,Maharashtra State, Pune 
vide Notification No. DP / Shirdi/TPV -4 /7334 , dated 15th December 1992 has sanctioned the Development 
Plan of Shirdi City (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) and the samehas come into 
effect from 25th February 1993; 

and whereas, the Shirdi Nagar Panchayat is the Planning Authority for the said Development Plan 
( hereinafter referred to as "the said Planning Authority "); 

and whereas , according to the proposals of the said Development Plan , Site No . 37 - " Primary School 
and Playground ", reservation (hereinafter referred to as " the said Reservation " ) is proposed and the said 
Planning Authority is the development authority for the said reservation ; 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 61, dated 11th August 
2006 resolved to modify the said Development Plan thereby proposing the Shri Saibaba Sansthan Trust, 
Shirdi as Appropriate Authority to acquire and develop the said reservation (hereinafter referred to as " the 
said Modification " ) by carrying out a modification to the said Development Plan , by following all the legal 
formalities stipulated under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
ActNo. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act"), forwarded the proposal to Government for 
sanction vide letter, dated 26th June 2010 ; 

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State, Pune , the Government is of the opinion that the proposed modification should be 
sanctioned subject to certain conditions . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub -section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act, the Government hereby sanctions the proposed modification subject to certain conditions and for 
that purpose amends the aforesaid Notification dated 15th December 1992 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


३ 


In the Schedule of Modifications appended to the aforesaid Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdiwill be the Appropriate Authority to acquire and develop the said 
reservation i. e. Site No. 37 - " Primary School and Playground", subject to condition mentioned below – 
Condition , It will be binding on Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdii. e. Appropriate Authority of the said 

reservation to develop the said reservation as Primary School and Playground i.e . specifically 

for the purpose forwhich it is reserved and the same cannot be used for any other purpose . 
This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office 
of the Chief Officer, Shirdi Nagar Panchayat, Shirdi . 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI , 
Deputy Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 


क्रमांक टीपीएस - १६१७/ प्र.क्र . ३३७/ २०१७ / नवि -९. - ज्याअर्थी, संचालक , नगरररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक डीपी/ 
शिर्डी/ टीपीव्ही- ४/७३३४ , दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ अन्वयेशिर्डी शहराची विकास योजना मंजूर (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) 
झालेली असून, ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी शिर्डी नगरपंचायत नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे); 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ३८ - “ खेळाचे मैदान ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे ) हे आरक्षण 
प्रस्तावित आहे व उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकसन प्राधिकरण उक्त नियोजन प्राधिकरण आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ६१, दिनांक ११ ऑगस्ट २००६ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल उक्त आरक्षण भूसंपादन व विकसन करण्यासाठी समुचित प्राधिकरण श्री साईबाबा संस्थान, विश्वस्त व्यवस्था,शिर्डी यांना प्रस्तावित 
करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २६ जून २०१० च्या पत्रान्वये शासनास 
सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप -कलम (२) अन्वये इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित 
फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना 
सुधारित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४ , शके १९३९ 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 

नोंद 
“ आरक्षण क्रमांक ३८ - खेळाचे मैदान ” हे आरक्षण विकसन करण्यासाठी श्री साईबाबा संस्थान , विश्वस्त व्यवस्था,शिर्डी यांची खालील अटींच्या 
अधीन राहून समुचित प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 
अट १. – सदरचे क्षेत्र क्रीडांगणासाठी आरक्षित असल्यामुळे ते त्याच कारणासाठी ( क्रीडांगण) विकसित करणे, समुचित प्राधिकरण या नात्याने 

__ श्री साईबाबा संस्थान , विश्वस्त व्यवस्था यांचेवर बंधनकारक राहील . त्याचा अन्य कारणासाठी वापर करता येणार नाही. 
अट २. – सदर सार्वजनिक सुविधा (क्रीडांगण) शिर्डी शहरातील नागरिकांसाठी उपलब्ध राहील. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी,शिर्डी नगरपंचायत , शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
कामकाजाच्या वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी , 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai- 400 032 
dated 30th December 2017 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


No. TPS- 1617 /CR - 337 /2017 /UD -9 . - Whereas, the Director, Town Planning ,Maharashtra State , Pune 
vide Notification No . DP /Shirdi/TPV-4 /7334 , dated 15th December 1992 has sanctioned the Development 
Plan of Shirdi City (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") and the same has come into 
effect from 25th February 1993; 


and whereas, the Shirdi Nagar Panchayat is the Planning Authority for the said Development Plan 
(hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ); 

and whereas, according to the proposals of the said Development Plan, Site No. 38 - " Playground ", 
reservation (hereinafter referred to as " the said Reservation ") is proposed and the said Planning Authority 
is the development authority for the said reservation ; 


and whereas, the said Planning Authority vide its GeneralBody Resolution No.61 , dated 11th August 
2006 resolved to modify the said Development Plan thereby proposing the Shri Saibaba Sansthan Trust, 
Shirdi as Appropriate Authority to acquire and develop the said reservation (hereinafter referred to as " the 
said Modification ") by carrying out a modification to the said Development Plan ,by following all the legal 
formalities stipulated under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
Act No.XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") , forwarded the proposalto Government for 
sanction vide letter dated 26th June 2010 ; 


and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the proposed modification should be 
sanctioned subject to certain conditions. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


५ 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub -section (2) of Section 37 of the 
said Act, the Governmenthereby , sanctions the proposed modification subject to certain conditions and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 15th December 1992 . 

In the Schedule of Modifications appended to the aforesaid Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry , 


ENTRY 


Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi shallbe the Appropriate Authority to acquire and develop the said 
reservation i. e. Site No. 38 - " Playground ", subject to condition mentioned below – 
Condition 1 . - Itwillbe binding on Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdii. e . Appropriate Authority of the said 

reservation to develop the said reservation as " Playgroun " i. e . specifically for the purpose 

for which it is reserved and the same cannot be used for any other purpose . 
Condition 2. - Such Pubilc Amenity (Playground) willbe available for the citizens of Shirdi. 

This Notification shallbe kept open for inspection by the general public during office hours in the office 
of the Chief Officer, ShirdiNagar Panchayat, Shirdi. 

This notification shall also be published on the Government swebsite www .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI , 
Deputy Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१७/ प्र. क्र . ३३९ / २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, संचालक , नगरररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक डीपी/ 
शिर्डी/ टीपीव्ही -४/७३३४ , दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ अन्वयेशिर्डी शहराची विकास योजना मंजूर ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) 
झालेली असून, ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी शिर्डी नगरपंचायत नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ५१ - “ सार्वजनिक शौचालय ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) हे 
आरक्षण प्रस्तावित आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ९२ , दिनांक ८ सप्टेंबर २००६ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त आरक्षण वगळून जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम 
३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक १४ जून २०१२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 


६ 


६ 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, शिर्डी नगरपंचायत ,शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचेकार्यालयात, कार्यालयीन 
कामकाजाच्या वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 
HGF 314TH HERTERHOUTwww .maharashtra . gov. in un video da B44 & T 3TÈ . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

संजय सावजी, 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1617 /CR - 339 /2017 /UD - 9 . - Whereas , the Director of Town Planning, Maharashtra State , 
Pune vide Notification No. DP / Shirdi/ TPV -4 /7334 , dated 15th December 1992 has sanctioned the 
Development Plan of Shirdi City (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) and the same 
has come into effect from 25th February 1993 ; 


and whereas , the Shirdi Nagar Panchayat is the Planning Authority for the said Development Plan 
(hereinafter referred to as " the said Planning Authority ” ) ; 

and whereas, according to the proposals of the said Development Plan , Site No . 51 - " Public Latrine" 
reservation is proposed (hereinafter referred to as “ the said reservations”); 


and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No . 92 , dated 8th September 
2006 resolved to modify the said reservation by deleting the said reservation and land to be included in 
Residential Zone (hereinafter referred to as " the said modification ” ) , by carrying out a modification to the 
said DevelopmentPlan , by following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) ofthe Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said 
Act" ) , forwarded the proposal to Government for sanction vide letter, dated 14th June 2012 ; 


and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act , 
the Government ofMaharashtra hereby refuses to sanction the said modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the GeneralPublic during office hours in the office 
of the ChiefOfficer , ShirdiNagarpanchayat , Shirdi. 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY SAOJI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


७ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस - १६१७ / प्र. क्र . ३४२/ २०१७/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, संचालक , नगरररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक डीपी/ 
शिर्डी/ टीपीव्ही-४/७३३४ , दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ अन्वयेशिर्डी शहराची विकास योजना मंजूर ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) 
झालेली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी शिर्डी नगरपंचायत नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे); 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक २९ - “ खेळाचे मैदान ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) हे आरक्षण 
प्रस्तावित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ६१, दिनांक ११ ऑगस्ट २००६ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त आरक्षण संपादन व विकसन करण्यासाठी समुचित प्राधिकरण श्री साईबाबा संस्थान , विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी यांना 
प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २३ ऑगस्ट २०१० च्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ चे उप-कलम ( २) अन्वये इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित 
फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना 
सुधारित करण्यात येत आहे. 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 


आरक्षण क्रमांक २९ - “ खेळाचे मैदान ” या आरक्षणाखालील जागा संपादन व विकसन करण्यासाठी श्री साईबाबा संस्थान, विश्वस्त व्यवस्था , 
शिर्डी यांची खालील अटींच्या अधीन राहून समुचित प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 
अट १. – सदरचे क्षेत्र क्रीडांगणासाठी आरक्षित असल्यामुळे ते त्याच कारणासाठी (क्रीडांगण) विकसित करणे, समुचित प्राधिकरण या नात्याने 

श्री साईबाबा संस्थान , विश्वस्त व्यवस्था यांचेवर बंधनकारक राहील . त्याचा अन्य कारणासाठी वापर करता येणार नाही . 
अट २. – सदर सार्वजनिक सुविधा (क्रीडांगण)शिर्डी शहरातील नागरिकांसाठी उपलब्ध राहील. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थमुख्याधिकारी,शिर्डी नगरपंचायत ,शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
कामकाजाच्या वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


__ संजय सावजी, 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 

dated 30th December 2017 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No . TPS - 1617 /CR - 342 / 2017 /UD -9 . - Whereas, the Director, Town Planning , Maharashtra State , Pune 
vide Notification No . DP /Shirdi/ TPV - 4 /7334 , dated 15th December 1992 has sanctioned the Development 
Plan of Shirdi City (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ”) and the same has come into 
effect from 25th February 1993 ; 

and whereas, the Shirdi Nagar Panchayat is the Planning Authority for the said Development Plan 
(hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ); 

and whereas , according to the proposals of the said Development Plan , Site No. 29 - “ Playground ” , 
reservation (hereinafter referred to as “ the said reservation ” ) is proposed and the said Planning Authority is 
the development authority for the said reservation ; 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No . 61, dated 11th August 
2006 resolved to modify the said Development Plan thereby proposing the Shri Saibaba Sansthan Trust, 
Shirdi as Appropriate Authority to acquire and develop the said reservation (hereinafter referred to as " the 
said modification " ) by carrying out a modification to the said Development Plan , by following all the legal 
formalities stipulated under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
Act No.XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act" ), forwarded the proposal to Government 
for sanction vide letter, dated 23rd August 2010 ; 

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the proposed modification should be 
sanctioned subject to certain conditions. 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section (2 ) of Section 37 of the 
said Act, the Governmenthereby, sanctions the Proposed Modification subject to certain conditions and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 15th December 1992 . 


In the Schedule ofModifications appended to the aforesaid Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry , 

ENTRY 


Shri Saibaba Sansthan Trust , Shirdi shallbe the Appropriate Authority to acquire and develop the said 
reservation i.e . Site No. 29 - “ Playground” , subject to condition mentioned below - 
Condition 1. - It willbe binding on Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi i. e . Appropriate Authority of the said 

reservation to develop the said reservation as “ Playground” only i. e. specifically for the 

purpose for which it is reserved and the same cannot be used for any other purpose . 
Condition 2 .- Such Pubilc Amenity (Playground ) will be available for the citizens of Shirdi. 

This Notification shallbe kept open for inspection by the general public during office hours in the office 
of the Chief Officer, Shirdi Nagarpanchayat, Shirdi. 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


LI 


SANJAY SAOJI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


९ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस -१६१७/ प्र. क्र . ३४३/ २०१७/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, संचालक, नगरररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक डीपी/ 
शिर्डी/ टीपीव्ही-४/७३३४ , दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ अन्वयेशिर्डी शहराची विकास योजना मंजूर ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) 
झालेली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी शिर्डी नगरपंचायत नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 


आहे) ; 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक २५ - “ खेळाचे मैदान ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) हे आरक्षण 
प्रस्तावित आहे व उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकसन प्राधिकरण उक्त नियोजन प्राधिकरण आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ६१, दिनांक ११ ऑगस्ट २००६ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल उक्त आरक्षण भूसंपादन व विकसन करण्यासाठी समुचित प्राधिकरण श्री साईबाबा संस्थान , विश्वस्त व्यवस्था,शिर्डी यांना प्रस्तावित 
करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २६ जून २०१० च्या पत्रान्वये शासनास 
सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ चे उप - कलम ( २) अन्वये इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित 
फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना 
सुधारित करण्यात येत आहे. 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 


आरक्षण क्रमांक २५ - “ खेळाचे मैदान ” हे आरक्षण भूसंपादन व विकसन करण्यासाठी श्री साईबाबा संस्थान, विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी यांची 
खालील अटींच्या अधीन राहून समुचित प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे . 
अट १. – सदरचे क्षेत्र क्रीडांगणासाठी आरक्षित असल्यामुळे ते त्याच कारणासाठी (क्रीडांगण) विकसित करणे, समुचित प्राधिकरण या नात्याने 

श्री साईबाबा संस्थान , विश्वस्त व्यवस्था यांचेवर बंधनकारक राहील . त्याचा अन्य कारणासाठी वापर करता येणार नाही . 
अट २. – सदर सार्वजनिक सुविधा (क्रीडांगण)शिर्डी शहरातील नागरिकांसाठी उपलब्ध राहील. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थमुख्याधिकारी,शिर्डी नगरपंचायत ,शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
कामकाजाच्या वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


__ संजय सावजी, 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 

dated 30th December 2017 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No . TPS - 1617 /CR - 343 /2017 /UD -9. - Whereas, the Director , Town Planning ,Maharashtra State , Pune 
vide Notification No . DP /Shirdi/ TPV - 4 /7334 , dated 15th December 1992 has sanctioned the Development 
Plan of Shirdi City (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) and the samehas come into 
effect from 25th February 1993 ; 

and whereas , the Shirdi Nagarpanchayat is the Planning Authority for the said Development Plan 
(hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ); 

and whereas , according to the proposals of the said Development Plan , Site No . 25 - " Playground " , 
reservation (hereinafter referred to as " the said Reservation ") is proposed and the said Planning Authority 
is the development authority for the said reservation ; 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No . 61, dated 11th August 
2006 resolved to modify the said Development Plan thereby proposing the Shri Saibaba Sansthan Trust, 
Shirdi as Appropriate Authority to acquire and develop the said reservation (hereinafter referred to as " the 
said Modification " ) by carrying out a modification to the said Development Plan , by following all the legal 
formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
Act No.XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act" ), forwarded the proposal to Government 
for sanction vide letter, dated 26th June 2010 ; 

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the proposed modification should be 
sanctioned subject to certain conditions. 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section (2 ) of Section 37 of the 
said Act, the Governmenthereby sanctions the proposed modification subject to certain conditions and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 15th December 1992 . 


In the Schedule ofModifications appended to the aforesaid Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry , 

ENTRY 
Shri Saibaba Sansthan Trust , Shirdi shallbe the Appropriate Authority to acquire and develop the said 
reservation i. e. Site No. 25 - “ Playground" , subject to condition mentioned below - 
Condition 1. - It will be binding on Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdii. e . Appropriate Authority of the said 

reservation to develop the said reservation as “ Playground " i.e . specifically for the purpose 

for which it is reserved and the same cannot be used for any other purpose . 
Condition 2 .- Such Pubilc Amenity (Playground ) will be available for the citizens of Shirdi. 

This Notification shallbe kept open for inspection by the general public during office hours in the office 
of the Chief Officer, Shirdi Nagarpanchayat, Shirdi. 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


LI 


SANJAY SAOJI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


११ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१७/ प्र. क्र . ३५५/ २०१७/ नवि - ९ . - ज्याअर्थी, संचालक , नगरररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक डीपी/ 
शिर्डी/ टीपीव्ही -४/ ७३३४, दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ अन्वयेशिर्डी शहराची विकास योजना मंजूर ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) 
झालेली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अमलात आली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी शिर्डी नगरपंचायत नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १६१, दिनांक १४ मार्च २०११ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून ( १) विकास योजनेतील गावठाण हद्दीकरिता २.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक करणे , (२) श्री साईबाबा मंदिर केंद्रस्थानी ठेवून 
वर्तुळाकार रितीने २ कि . मी. पर्यंत गावठाण हद्द वाढविणे व या क्षेत्रास बांधकाम नियमावलीमधील गावठाण हद्दीचेनियम लागू करणे. (३) प्रस्तावित 
वाढविण्याच्या गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणे व या क्षेत्रास रहिवास विभागाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदी 
लागू करणे,(४) शहरातील बांधकामाबाबत सामासिक अंतरे व उंचीबाबत शिथिलता मंजूर करण्यासाठी व त्यामधील जादा केलेल्या बांधकामासाठी 
दंडनीय शुल्क शासन/ नगररचना विभागाने निश्चित केल्याप्रमाणे आकारणी करणेसाठी फेरबदल करणे व त्याप्रमाणे विकास आराखडा व बांधकाम 
नियमावलीत बदल करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक 
१६ मार्च २०११ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, शिडी नगरपंचायत , शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov .in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी, 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
___ No. TPS - 1617/CR- 355/ 2017 /UD- 9. - Whereas , the Director of Town Planning, Maharashtra State, 
Pune vide Notification No . DP/Shirdi /TPV - 4/7334, dated 15th December 1992 has sanctioned the 
Development Plan of Shirdi City (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) and the same 
has come into effect from 25th February 1993 ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४ , शके १९३९ 


and whereas , the Shirdi Nagarpanchayat is the Planning Authority for the said Development Plan 
(hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) ; 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 161, dated 14th March 
2011 resolved to modify the said Development Plan by (i) proposing F .S .I of 2 .00 for Gaothan area of 
Development Plan , (ii) extending the boundary ofGaothan circumferentially by 2 . 00 k .ms. from Saibaba 
Mandir , (iii) inclusion of area beyond proposed Gaothan as ResidentialZone and applying the Residential 
Development control regulations for the said area and (iv ) proposing modification in the Development 
control regulations regarding height and Marginal distance relaxation by imposing fine etc . (hereinafter 
referred to as " the said modification " ) by carrying out a modification to the said Development Plan , by 
following all the legal formalities stipulated under section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the said Act" ), forwarded the 
proposal to Government for sanction vide letter, dated 16th March 2011 ; 


and whereas , aftermaking necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused ; 

Now therefore , in exercise of powers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government ofMaharashtra hereby refuses to accord sanction to the said modification . 


This notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the ChiefOfficer, Shirdi Nagarpanchayat, Shirdi. 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI , 
Deputy Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस -१६१७/ प्र. क्र . ३३३/ २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ११०४/ ५५४ / 
सीआर- ६९ / ०५ ( ब)/ नवि -९ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ अन्वये संगमनेर शहरासाठी दुसरी विकास योजना भागश : मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या 
भागासाठी विकास योजना शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १६०८ / ३१५५/ सीआर ८६ ( बी)/ ०८ / नवि -९, दिनांक ११ ऑगस्ट 
२००८ अन्वये(यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली)मंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी संगमनेर नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे संगमनेर स. क्र . ३२ ( २२) या जागेवर ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) आरक्षण 
क्रमांक १०१- “ खेळाचे मैदान ”(यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) हे आरक्षण प्रस्तावित आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ६७, दिनांक ९ जुलै २००९ अन्वये उक्त विकास योजनेत 
फेरबदल करून उक्त आरक्षणामधील उक्त जागा आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे) चे कलम ३७ (१ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१० च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


१३ 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचेमत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

संजय सावजी, 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS - 1617 /CR - 333 /2017 /UD - 9 . - Whereas, the Government in Urban Development Department 
vide Notification No. TPS - 1104/554 /CR -69 ( B )/05 /UD - 9 , dated 22nd November 2006 has partly sanctioned 
the Second Development Plan of Sangamner City and Excluded Part of the Development Plan hasbeen 
sanctioned vide Notification No. TPS- 1608 / 3155 /CR - 86 ( B )/ 08 /UD - 09 , dated 11th August 2008 (hereinafter 
referred to as " the said Development Plan "); 

and whereas, the Sangamner Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan ( hereinafterreferred to as "the said PlanningAuthority "); 

and whereas, in the said Development Plan , Site No. 101- “ Playground" reservation (hereinafter referred 
to as “ the said reservation ") is proposed on the lands bearing S .No. 32 ( 22) ofMouje Sangamner (hereinafter 
referred to as " the said land "); 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 67 , dated 9th July 2009 
resolved to modify the said reservation by deleting the said land from the said reservation and to be included 
in ResidentialZone (hereinafter referred to as " the said Modification " ),by carrying out a modification to the 
said Development Plan ,by following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said 
Act"), forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 12th November 2010 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government ofMaharashtra hereby refuses to sanction to the said modification . 

This notification shall be kept open forinspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer, Sangamner Municipal Council. 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI, 
Deputy Secretary to Government. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१७/ प्र. क्र . ३३४/ २०१७/ नवि - ९. - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ११०४/ ५५४ / 
सीआर-६९/ ०५ ( ब)/ नवि - ९, दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ अन्वये संगमनेर शहरासाठी दुसरी विकास योजना भागश : मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या 
भागासाठी विकास योजना शासन नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १६०८/३१५५/सीआर ८६ ( बी )/०८/ नवि -९, दिनांक ११ ऑगस्ट 
२००८ अन्वये (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) मंजूर केलेली आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी संगमनेर नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ९९ - “ माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” व आरक्षण क्रमांक १०० - “प्राथमिक शाळा 
व खेळाचे मैदान ”, आरक्षण क्रमांक १०२- “ बगीचा ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) ही आरक्षणे प्रस्तावित आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १८५, दिनांक ९ ऑगस्ट २०१२ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून आरक्षण क्रमांक ९९ - “माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” मधील सर्व्हे नंबर ५० / ३३ (पै .) क्षेत्र १.२० हेक्टर , आरक्षण 
क्रमांक १०० - “ प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” मधील सर्व्हे नंबर ५० / ३३ ( पै. ) क्षेत्र १. ३२ हेक्टर व आरक्षण क्रमांक १०२ - “ बगीचा ” मधील सर्व्ह 
नंबर ५२ / ३७ (पै.) क्षेत्र ३. २६ हेक्टर वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ (१) अन्वये 
सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २ ऑगस्ट २०१३ च्या विविध पत्रान्वये शासनास सादर केलेले आहेत ; 

__ आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थमुख्याधिकारी , संगमनेर नगरपरिषद, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी, 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated , 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS - 1617 /CR - 334 /2017 /UD -9. - Whereas, the Government in Urban Development Department 
vide Notification No. TPS- 1104 /554 / CR -69 (B )/05 /UD - 9 , dated 22nd November 2006 has partly sanctioned 
the Second Development Plan of Sangamner City and Excluded Part of the Development Plan has been 
sanctioned vide Notification No. TPS - 1608 /3155 / CR -86 ( B )/08 /UD -09 , dated 11th August 2008 (hereinafter 
referred to as " the said Development Plan "); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


१५ 


and whereas , the Sangamner Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority "); 

and whereas, according to the proposals of the said Development Plan , Site No. 99 - " Secondary 
School and Playground", Site No . 100 - " Primary School and Playground" and Site No . 102 - "Garden " 
reservation are proposed (hereinafter referred to as “ the said reservation "); 

and whereas, the said PlanningAuthority vide its GeneralBody Resolution No. 185, dated 9thAugust 
2012 resolved to modify the said reservations by deleting 1 .20 hectare of land bearing Survey No. 50 /33 
(Pt.) of Site No . 99 - " Secondary School and Playground ", 1. 32 hectare of land bearing Survey No. 50 / 33 
( Pt.) of Site No . 100 " Primary School and Playground" and 3 . 26 hectare of land bearing Survey No. 52/ 37 
( Pt. ) of Site No . 102 " Garden " and to be included in Residential Zone (hereinafter referred to as " the said 
Modification "), by carrying out a modification to the said Development Plan , by following all the legal formalities 
stipulated under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act "), forwarded the proposal to Government for sanction 
vide different letters of dated 2nd August 2013 ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - Section (2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government ofMaharashtra hereby refuses to sanction the said Modification . 

This notification shallbe kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer, Sangamner Municipal Council. 

This notification shall also be published on theGovernmentwebsite www .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI, 
Deputy Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस - १६१७/ प्र. क्र . ३४४/ २०१७/ नवि-९. - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ११०४/ ५५४/ सीआर 
६९/०५ (ब )/ नवि -९ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ अन्वये संगमनेर शहरासाठी दुसरी विकास योजना भागश: मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या 
भागासाठी विकास योजना शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १६०८/ ३१५५/ सीआर ८६ ( बी)/ ०८ / नवि -९ , दिनांक ११ ऑगस्ट 
२००८ अन्वये (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली)मंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी संगमनेर नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे संगमनेर , न . भू. क्र . २९७१ ते २९७४ या जागेवर (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) 
आरक्षण क्रमांक ७ - “प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) हे आरक्षण प्रस्तावित आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १३६, दिनांक ९ नोव्हेंबर २००९ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त आरक्षणापैकी न. भू. क्र . २९७२ मधील ६७३. १० चौ . मी . क्षेत्र हे आरक्षणातून वगळून सदर क्षेत्र सार्वजनिक सुविधा 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक 
२९ जून २०१० च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, प्रस्तावित फेरबदल मान्य 
करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


__ आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ ची विकास योजना 
मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 
उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 

नोंद 
मौजे संगमनेर येथील न. भू. क्र . २९७१ ते २९७४ मधील ६७३. १० चौ . मी . क्षेत्र, नकाशात दर्शविल्यानुसार उक्त आरक्षणातून वगळून 
सार्वजनिक /निमसार्वजनिक विभागात सार्वजनिक सुविधा वापरासाठी समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी सदरची अधिसूचना मुख्याधिकारी, संगमनेर नगरपरिषद, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर यांच्या कार्यालयात , 
कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी, 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS- 1617 /CR -344 /2017 /UD - 9. - Whereas, the Government in Urban Development Department 
vide Notification No. TPS - 1104 /554/CR -69 (B )/05 /UD - 9 , dated 22nd November 2006 has partly sanctioned 
the Second Development Plan of Sangamner City and Excluded Part of the Development Plan has been 
sanctioned vide Notification No. TPS - 1608 / 3155 /CR -86 (B )/08 /UD -09, dated 11th August 2008 (hereinafter 
referred to as " the said Development Plan "); 

and whereas , the Sangamner Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan ( hereinafter referred to as "the said PlanningAuthority "); 

and whereas , in the said DevelopmentPlan , Site No . 7 - “ Primary School and Playground " Reservation 
(hereinafter referred to as " the said reservation ") is proposed on the lands bearing C . T.S . No . 2971 to 2974 
of Mouje Sangamner (hereinafter referred to as " the said lands"); 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No . 136 , dated 9th November 
2009 resolved to modify the said reservation by deleting theland bearing C . T. S . No . 2972 admeasuring 
673. 10 Sq.mtrs. from reservation and to be included in Public Amenity (hereinafter referred to as " the said 
Modification "), by carrying out a modification to the said Development Plan , by following all the legal formalities 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


१७ 


stipulated under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act "), forwarded the proposal to Government for sanction 
vide letter, dated 29th June 2010 ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be accorded 
sanctioned . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act, the Governmenthereby , sanctions the said modification and for that purpose amends the aforesaid 
Notification dated 22nd November 2006 . 

In the Schedule ofModifications appended to the said Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shallbe added after the last entry 

ENTRY 
“ The land bearing C . T. S . No. 2971 to 2974 of Mouje Sangamner admeasuring 673. 10 sq . mtrs . is 
deleted from the said reservation and included in Public /Semi- Public Zone for Public Amenity, as shown 
on Plan ”. 

A copy of the Notification , along with the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be 
available for inspection of the General Public in the Office of the Chief Officer, Sangamner Municipal 
Council, Sangamner during office hours on all working days. 

This Notification shall also be available on the Governmentwebsite www .maharashtra . gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY SAOJI , 
Deputy Secretary to Government. 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१७/ प्र. क्र . ३४५/ २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ११०४/ ५५४ / 
सीआर- ६९ (ब)/०५/ नवि -९, दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ अन्वये संगमनेर शहरासाठी दुसरी विकास योजना भागश : मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या 
भागासाठी विकास योजना शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १६०८ / ३१५५/ सीआर ८६ ( बी)/ ०८ / नवि -९ , दिनांक ११ ऑगस्ट 
२००८ अन्वये (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) मंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी संगमनेर नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये पुणे - नाशिक हायवे ते जाणता राजा मैदान पर्यंतचा शिवाजीनगरमधून जाणारा १५ . २४ मीटर रुंदीचा 
विकास योजना रस्ता (यापुढे “ उक्त रस्ता ” असे संबोधले आहे) प्रस्तावित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक २०१, दिनांक २० मार्च २०१० अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून सर्व्हे क्रमांक १०५ ( जुना ४४४), सर्व्हे क्रमांक १३६ ( जुना ४५७) ( पै.) मधील उक्त रस्ता वगळून सदर क्षेत्र रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ (१ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०१० च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, संगमनेर नगरपरिषद, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
HET3RYTHI SINH 21www .maharashtra .gov.in a daxi $ cq ? 344 & T BITE . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी, 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1617 /CR - 345 / 2017 /UD - 9. - Whereas , the Government in Urban DevelopmentDepartment 
vide Notification No. TPS - 1104 /554 /CR -69 (B )/05 /UD - 9 , dated 22nd November 2006 has partly sanctioned 
the Second Development Plan of Sangamner City and excluded Part of the Development Plan has been 
sanctioned vide Notification No. TPS - 1608/3155 /CR - 86 (B )/08 /UD-09 , dated 11th August 2008 (hereinafter 
referred to as " the said Development Plan " ); 

and whereas , the Sangamner Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority "); 

and whereas , in the said Development Plan , 15 . 24 meters wide Development Plan road (hereinafter 
referred to as “ the said road ”) between Pune-Nashik highway to Jaantaa Raja Ground passing through 
Shivajinagar is proposed ; 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 201, dated 20th March 
2010 resolved to modify the said reservation by deleting the land under said road bearing S . No. 105 (Old 
444), S . No. 136 (Old 457) ( Pt.) and to be included in ResidentialZone (hereinafter referred to as " the said 
modification " ), by carrying out a modification to the said Development Plan , by following all the legal formalities 
stipulated under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act"), forwarded the proposal to Government for sanction 
vide letter, dated 12th November 2010 ; 

and whereas, aftermaking necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, 
the GovernmentofMaharashtra hereby refuses to sanction to the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer , Sangamner Municipal Council. 

This notification shall also be published on the Governmentwebsite www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


I IV 


SANJAY SAOJI , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


१९ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१७/प्र. क्र . ३४६/ २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६९६/ ११६० / 
प्र . क्र . २५६ ( अ)/ ९६/ नवि -९ , दिनांक १४ मार्च १९९७ अन्वये श्रीगोंदा शहराची विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) 
मंजूर असून दिनांक ३१ मे १९९७ पासून अमलात आलेली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी श्रीगोंदा नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे श्रीगोंदा येथील गट नंबर २४११ ( पै.) ही जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) शेती 
भूवापर विभागात ( यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे) समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३२७, दिनांक २३ ऑक्टोबर २००७ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा उक्त भूवापर विभागातून वगळून शैक्षणिक प्रयोजनासाठी सार्वजनिक / निम - सार्वजनिक विभागात समाविष्ट 
करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक ७ जून २०११ च्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थमुख्याधिकारी, श्रीगोंदा नगरपरिषद , श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


HTV 


Vi/ 1 / IA 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

संजय सावजी, 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS - 1617 /CR - 346 /2017 /UD - 9 . - Whereas , the Governmentin Urban Development Department 
vide Notification No . TPS - 1696 / 1160 /CR - 256 (A )/ 96 /UD - 9 , dated 14th March 1997 has sanctioned the 
Development Plan of Shrigonda City (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") and the 
samehas come into force with effect from 31st May 1997 ; 

and whereas, the Shrigonda Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan ( hereinafter referred to as "the said PlanningAuthority ") ; 

and whereas, in the said Development Plan lands bearing Gat No. 2411 (Pt.) of Mouje Shrigonda 
(hereinafter referred to as " the said land" ) is shown in Agriculture Zone (hereinafter referred to as " the said 
Zone"); 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४ , शके १९३९ 


and whereas , the said Planning Authority vide its GeneralBody Resolution No . 327 , dated 23rd October 
2007 resolved to modify the said Development Plan thereby deleting the said land from the said Zone and 
to be included in Public/ Semi- Public Zone for Educational Purpose (hereinafter referred to as " the said 
modification " ),by carrying out a modification to the said DevelopmentPlan , by following all the legal formalities 
stipulated under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") , forwarded the proposal to Government for sanction 
vide letter, dated 7th June 2011 ; 

and whereas , aftermaking necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government ofMaharashtra hereby refuses to sanction the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer, Shrigonda Municipal Council . 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI, 
Deputy Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १५१७/ ६४९ / प्र. क्र . ३०१/ २०१७/ नवि-९. - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १५०४ / 
३००१/प्र. क्र . ६६ ( सी)/ ०५/ नवि -९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये नंदुरबार शहरासाठी मूळ + वाढीव हद्दीची सुधारित विकास योजना भागश : मंजूर 
(यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) असून दिनांक ५ मे २००७ पासून अमलात आलेली आहे व वगळलेल्या भागाची उक्त विकास 
योजना शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १५०७/ २६४१ /प्र. क्र . ८७/ ०८ / नवि -९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये मंजूर 
असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी नंदुरबार नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे नंदुरबार येथील सर्व्हे नंबर २४१ + २४२ ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) 
२४ . ०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता ( यापुढे “ उक्त रस्ता ” असे संबोधले आहे) म्हणून आरक्षित दर्शविलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ५५, दिनांक ८ ऑक्टोबर २००८ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त रस्त्यांची रुंदी २४ . ०० मीटर ऐवजी १८.०० मीटर करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम 
३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१० च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


२१ 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थमुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
1467 30fpqHT SIRH | 2 www .maharashtra . gov. in a daxicq ? 34478 BITE . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी , 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai - 400 032 

dated , 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS - 1517/649/CR - 301/2017 /UD -9.- Whereas, the Government in Urban Development Department 
vide Notification No. TPS - 1504 /3001/CR -66 (C )/05 /UD - 9 , dated 14th March 2007 has partly sanctioned 
the Development Plan for Original + Extended limits of Nandurbar City (hereinafter referred to as " the said 
Development Plan " ) and the same has come into force with effect from 5th May 2007 and Excluded Part of 
the said Development Plan has been sanctioned by Government in Urban Development Department vide 
Notification No TPS - 1507 /2641/ CR -87 /08 /UD -09, dated 31st August 2009 ; 

and whereas , the Nandurbar Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") ; 

and whereas, in the said Development Plan lands bearing S . No . 241 + 242 of Mouje Nandurbar 
(hereinafter referred to as " the said land ") are shown reserved as 24 .00 mtrs. wide Development Plan 
Road (hereinafter referred to as “ the said road ") 


and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No . 55 , dated 8th October 
2008 resolved to modify the said Development Plan thereby proposing to reduce the width of the said road 
to 18 .00 mtrs . (hereinafter referred to as " the said Modification "), by carrying out a modification to the said 
Development Plan , by following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said 
Act"), forwarded the proposal to Government for sanction vide letter, dated 24th February 2010 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused . 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 37 of the said Act , 
the Government of Maharashtra hereby refuses to sanction to the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer,Nandurbar Municipal Council. 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra . gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY SAOJI, 
Deputy Secretary to Government. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १५१७ / प्र. क्र . ३३२/ २०१७ / नवि -९ . - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १५०४/ ३००१/ 
प्र . क्र . ६६ ( सी ) /०५ / नवि -९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये नंदुरबार शहरासाठी मूळ + वाढीव हद्दीची सुधारित विकास योजना भागश : मंजूर (यापुढे 
“ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) असून दिनांक ५ मे २००७ पासून अमलात केलेली आहे व वगळलेल्या भागाची उक्त विकास योजना शासन 
नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १५०७/ २६४१ / प्र.क्र . ८७/ ०८ / नवि -९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वयेमंजूर असून दिनांक 
१५ ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी नंदुरबार नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे नंदुरबार येथील इंदिरा महिला सहकारी बँकेपासून ते पश्चिमेकडील राजकमल हेअर 
सलूनपर्यंतचा १२ . ०० मीटर विकास योजना रस्ता (यापुढे “ उक्त रस्ता ” असे संबोधले आहे) प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ७० , दिनांक २७ मार्च २०१३ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त रस्ता वगळून त्याची विद्यमान रुंदीचा रस्ता दर्शविण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ ( १) 
अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


WWWM 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी, 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated , 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1517 /CR -332 /2017 /UD -9 . - Whereas, the Government in Urban Development Department 
vide Notification No . TPS - 1504/ 3001/CR -66 ( C ) /05 /UD - 9 , dated 14th March 2007 has partly sanctioned 
the Development Plan for Original + Extended limits of Nandurbar City (hereinafter referred to as " the said 
Development Plan " ) and the samehas come into force with effect from 5th May 2007 and Excluded Part of 
the said Development Plan has been sanctioned by Government in Urban DevelopmentDepartment vide 
Notification No TPS - 1507 / 2641/ CR -87 /08 /UD -09, dated 31st August 2009 ; 

and whereas, the Nandurbar Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan ( hereinafter referred to as "the said PlanningAuthority ") ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


२३ 


and whereas, inthe said Development Plan 12. 00 mtrs . wide Development Plan road has been 
proposed between Indira Mahila Sahakari Bank to Rajkamal Hair Saloon (hereinafter referred to as " the 
said road "); 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 70 , dated 27th March 
2013 resolved to modify the said Development Plan thereby deleting the said road and show the same as 
Existing road as existing width (hereinafter referred to as " the said modification ") ,by carrying out a modification 
to the said Development Plan , by following all the legal formalities stipulated under section 37 (1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to 
as " the said Act "), forwarded the proposal to Government for sanction vide letter, dated 13th December 
2013 ; 


and whereas , aftermaking necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused . 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 37 of the said Act , 
the Government ofMaharashtra hereby refuses to sanction the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer, Nandurbar Municipal Council. 

This notification shall also be published on the Government s website www.maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY SAOJI , 
Deputy Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस -१११७/ प्र. क्र . ३२४ / २०१७/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक 
डीपी . मनमाड ( आर- २) / टीपीव्ही-४ / २८९०, दिनांक ३० एप्रिल १९९४ अन्वये मनमाड शहरासाठी सुधारित विकास योजना मंजूर (यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे उल्लेखिलेली) असून दिनांक २४ जून १९९४ पासून अमलात केलेली आहे ; 

__ _ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी मनमाड नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे मनमाड स. नं . २८२/१ व स. नं . २८२/ २- क / १ ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले 
आहे) शेती भूवापर विभागात ( यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे) समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ११, दिनांक १ ऑगस्ट २०१२ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा उक्त भूवापर विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे ) चे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक १७ मे २०१३ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, मनमाड नगरपरिषद, मनमाड, जिल्हा नाशिक यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
HET3RYTHI SINH 21www .maharashtra .gov.in a daxi $ cq ? 344 & T BITE . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी, 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS- 1117 /CR - 324 /2017 /UD - 9. - Whereas, the Director, Town Planning, Maharashtra State, Pune 
vide Notification No . D . P . Manmad (R - 2 ) /TPV - 4 /2890 , dated 30th April 1994 has sanctioned the Revised 
Development Plan ofManmad City (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) and the same 
has come into force with effect from 24th June 1994 ; 

and whereas , the Manmad Municipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan 
(hereinafter referred to as " the said Planning Authority "); 

and whereas, in the said Development Plan lands bearing S . No . 282 /1 and 282/2 - C / 1 of Mouje 
Manmad (hereinafter referred to as " the said lands") are shown in Agriculture Zone (hereinafter referred to 
as " the said Zone" ); 


and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 11 , dated 1st August 
2012 resolved to modify the said Development Plan thereby deleting the said land from the said Zone and 
to be included in Residential Zone (hereinafter referred to as " the said Modification "), by carrying out a 
modification to the said Development Plan , by following all the legal formalities stipulated under Section 
37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVIIof 1966 ) (hereinafter 
referred to as " the said Act"), forwarded the proposal to Government for sanction vide letter, dated 17th 
May 2013 ; 


and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government of Maharashtra hereby refuses to sanction the said Modification . 


This notification shallbe kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer, Manmad Municipal Council. 


This notification shall also be published on the Governmentwebsite www .maharashtra . gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY SAOJI , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


२५ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ८ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस -१६१७/ प्र. क्र . ३५१/ २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, अहमदनगर शहरासाठी मूळ हद्दीची दुसरी विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) 
चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६९९/ १६१२ /सीआर- २७ ( बी )/०३/ युडी - ९, दिनांक ४ जुलै २००५ 
अन्वये (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) भागश: मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना शासन नगर 
विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६९९/ १६१२/ सीआर २७ ( बी )/ ०३ / युडी -९, दिनांक ४ जुलै २००८ अन्वयेमंजूर केलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी अहमदनगर महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मंगलगेट परिसर, सि . स. नं. १५५६ ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) आ . क्र . २२० 
“ भाजी मंडई व दुकान केंद्र ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) यासाठी आरक्षित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३९ , दिनांक २१ जानेवारी २०१० अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा उक्त आरक्षणाऐवजी “ मटण मार्केट व दुकान केंद्र " प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ 
( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०११ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव मान्य करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उप - कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ४ जुलै २००५ ची 
विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 

मंगलगेट परिसर , सि . स. नं. १५५६, आ . क्र . २२० चे प्रयोजन “ भाजी मंडई व दुकान केंद्र ” ऐवजी “ मटण मार्केट व दुकान केंद्र " करण्यात 
येत आहे ; 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये 
कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

रा. शा. चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated , 8th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS- 1617 /CR -351/2017 /UD - 9. - Whereas, the Governmentin Urban Developement Department, 
vide Notification No. TPS - 1699/ 1612 /CR - 27 (B )/03 /UD - 09 , dated the 4th July 2005 has partly sanctioned 
the Second Development Plan for the Original Boundary of Ahmednagar City (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan ") under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


1966 (Maharashtra Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act" ) and excluded part of 
the Said Development Plan has been sanctioned under section 31 ( 1 ) of the said Act, vide Notification No . 
TPS - 1699/ 1612/CR- 27 ( B)/ 2003/ UD- 09, dated the 4th July 2008 ; 

and whereas, the Ahmednagar Municipal Corporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Plannning Authority "); 

and whereas, in the said Development Plan lands bearing C . S . No. 1556 ,MangalGate Area , (hereinafter 
referred to as " the said lands" ) is reserved as Site No . 220 - " Vegetable Market and Shopping Centre " 
(hereinafter referred to as “ the said reservation " ) ; 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 39 , dated 29th January 
2010 resolved to modify the said Development Plan by redesignating the said land under said reservation 
as“Mutton Market and Shopping Centre ” (hereinafter referred to as " the said Modification "), after following 
all the legal formalities stipulated under Section 37 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) forwarded the proposal to Government for sanction vide letter, 
dated 21st February 2011; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be 
sanctioned ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it order sub - section (2 ) of Section 37 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby , sanction the Proposed Modification and for that purpose 
amends the aforesaid Notification , dated the 4th July 2005 . 

" In the schedule ofModifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , 
the following new entry shall be added after the last entry , 

ENTRY 
" The Nomenclature of the Site No. 220 , C . S . No. 1556 ,MangalGate area is changed from Vegetable 
Market and Shopping Centre ” to “Mutton Market and Shopping Centre ”. 

This notification shallbe kept open for inspection by the general public during office hours in the office 
of the Commissioner, Ahmednagar Municipal Corporation . 

This notification shall also be published on the Governmentwebsite www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


__ R. S . CHOUHAN, 
Section Officer to Government. 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ८ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस -३५१७/ प्र. क्र . ३२७/ २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, जळगाव शहरासाठी वाढीव हद्दीची विकास योजना भागश : महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक ३७ यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे 
कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५९९/ ७३८ / प्र. क्र . १४२ ( अ)/ नवि -९ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००२ 
अन्वये ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना शासन नगर विकास 
विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ३५०३/ ४९३/ प्र. क्र . १०२ (ब)/ ०३ / नवि -९, दिनांक १० ऑगस्ट २००४ अन्वये मंजूर केलेली आहे; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिकविभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


२७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी जळगाव महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजेनिमखेडी गट नंबर ९२/१ , ९२ /२ व ८५/१ +२ ह्या जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले 
आहे) आ . क्र . २३५ - “ नगरभवन ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) यासाठी आरक्षित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३५, दिनांक ३० मे २००६ अन्वये उक्त विकास योजनेत 
फेरबदल करून उक्त विकास योजनेत फेरबदल करून उक्त आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव , दिनांक २८ जानेवारी २०१० च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांचेकार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा. शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated, 8th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
___ No . TPS - 3517/CR-326 / 2017/ UD - 9. - Whereas, Developement Plan for the Extended Boundary of 
Jalgaon City has been sanctioned partly by the Government vide Urban Development Department s 
Notification No. TPS- 3599/738 /CR - 142 ( A )/UD -09, dated the 11th February 2002 (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan ") under Section 31 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Maharashtra Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and excluded Part of 
the said Development Plan has been sanctioned under section 31 ( 1) of the said Act, vide Notification No . 
TPS -3503/ 493 / CR- 102( B )/03/ UD - 09 , dated the 10thAugust 2004; 


and whereas, the Jalgaon Municipal Corporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Plannning Authority " ) ; 


and whereas , in the said Development Plan lands bearing Gat Nos . 92/ 1, 92 / 2 and 85 / 1 + 2 of Mouje 
Nimkhedi (hereinafter referred to as “ the said lands") are reserved as Site No. 235 “ Town Hall” (hereinafter 
referred to as “thesaid reservation") ; 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No . 35 , dated 30th May 
2006 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said land from the said reservation and 
beincluded in Residential Zone ( hereinafter referred to as "the said Modification "), after following all the 
legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) ofthe said Act, forwarded the proposal to Government for 
sanction vide letter, dated 28th January 2010 ; 


and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be 
refused ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act , 
the Government of Maharashtra hereby, refuses to sanction the said Modification . 


This notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office 
of the Commissioner , Jalgaon Municipal Corporation ; 


This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN, 
Section Officer to Government. 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ६ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस - ३५१७/ प्र. क्र . ३२९/ २०१७/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, जळगाव शहरासाठी वाढीव हद्दीची विकास योजना भागश : महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ३५९९/ ७३८ /प्र. क्र . १४२ ( अ)/ नवि -९, दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२००२ अन्वये (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली)मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना, शासन नगर 
विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५०३/ ४९३/प्र. क्र . १०२ ( ब)/ ०३ / नवि -९ , दिनांक १० ऑगस्ट २००४ अन्वये मंजूर केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी जळगाव महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे खेडी शिवार सर्व्हे नंबर ६१ ( पै.) ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) 
आ . क्र . १८८ - “ वाहनतळ ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) यासाठी आरक्षित आहे; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४०९ , दिनांक १९ डिसेंबर २००९ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा करून उक्त आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ 
( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव , दिनांक १७ एप्रिल २०१० च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


२९ 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांचेकार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 

HET3RYTHI SINH 2 | www .maharashtra .gov.in a daxi $ cq ? 344 T BITE . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

T. 9II . TIET , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन , 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated 6th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS -3517 /CR - 329/2017 /UD -9 .- Whereas , Developement Plan for the Extended Boundary of 
Jalgaon City has been sanctioned Partly by the Government vide Urban Development Department s 
Notification No . TPS - 3599 /738 /CR - 142 (A )/UD -09, dated the 11th February 2002 (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan ") under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and excluded Part of the Said 
Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1 ) of the said Act, vide Notification No . TPS 
3503/493/CR - 102 (B )/03 /UD -09 , dated the 10th August2004 ; 

and whereas, the Jalgaon Municipal Corporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") ; 

and whereas, in the said Development Plan lands bearing S . No.61 (Pt. ) of Mouje Khedi , (hereinafter 
referred to as “ the said lands”) is reserved as Site No. 188 “Parking ” (hereinafter referred to as “ the said 
Reservation ” ) ; 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 409 , dated 19th 
December 2009 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said land from the said 
reservation and be included in Residential Zone (hereinafter referred to as " the said Modification "), after 
following all the legal formalities stipulated under section 37 ( 1) of the said Act, forwarded the proposal to 
Government for sanction vide letter dated 17th April 2010 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning ,Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to 
be refused ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -Section (2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government ofMaharashtra hereby, refuses to sanction the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office 
of the Commissioner , Jalgaon Municipal Corporation ; 

This notification shall also be published on the Governmentwebsite www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १५१७ / ६५० / प्र. क्र . ३०२/ २०१७/ नवि - ९. - ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१०८४/ 
५०६० / प्र. क्र . ६३७ / ८४/ आय/ नवि - ३४ , दिनांक १६ जून १९८६ अन्वये तळोदा शहराची विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
उल्लेखिलेली) मंजूर असून दिनांक १ ऑगस्ट १९८६ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी तळोदा नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे तळोदा येथील नगर भूमापन क्रमांक २५०१/ क ही जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले 
आहे ) अस्तित्वातील तलाव (यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे ) म्हणून दर्शविलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १०, दिनांक २१ ऑगस्ट २००९ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा उक्त भूवापर विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे ) चे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २९ ऑगस्ट २०११ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थमुख्याधिकारी, तळोदा नगरपरिषद , तळोदा , जिल्हा नंदुरबार यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

संजय सावजी , 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated , 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1517 /650 /CR - 302/ 2017 /UD - 9. - Whereas , the Government in Urban Development 
Department, vide Notification No . TPS 1084 /5060 /CR -637 /84/ 1/UD - 24 , dated 16th June 1986 has sanctioned 
the Development Plan of Taloda City (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") and the 
samehas come into force with effect from 1st August 1986 ; 

and whereas , the Taloda Municipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan 
(hereinafter referred to as " the said Plannning Authority "); 

and whereas , in the said Development Plan lands bearing City Survey No . 2501/ A , of Mouje Taloda 
(hereinafter referred to as " the said land”) is shown as Tank (hereinafter referred to as “ the said Zone") 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 10 , dated 21stAugust 
2009 resolved to modify the said Development Plan thereby deleting the said land from the said Zone and 
to be included in Residential Zone (hereinafter referred to as " the said Modification ") , by carrying out a 
modification to the said Development Plan , by following all the legal formalities stipulated under Section 37 
( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


३१ 


referred to as " the said Act" ) , forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 29th 
August 2011; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government of Maharashtra hereby refuses to sanction the said Modification . 

This notification shallbe kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer , Taloda Municipal Council. 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI , 
Deputy Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - ३५१७/ प्र. क्र . ३३१/ २०१७/ नवि-९ . - ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५०३/ १२५८ / प्र. 
क्र . ६० ( ब )/०४/ नवि -९ , दिनांक १३ जून २००५ अन्वये सावदा शहरासाठी दुसरी सुधारित विकास योजना भागश : मंजूर ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे उल्लेखिलेली) असून दिनांक १५ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आलेली आहे व वगळलेल्या भागाची उक्त योजना शासन नगर विकास 
विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ३५०३/ १२५८ /प्र . क्र . ६० ( अ)/०४/ नवि -९, दिनांक २ मार्च २००६ अन्वये मंजूर असून दिनांक २० एप्रिल २००६ 
पासून अंमलात आलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी सावदा नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे सावदा येथील सर्व्हे क्रमांक ६४९ व ६५० या जागेवर (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) 
आरक्षण क्रमांक २७ – “म्युनिसिपल ऑफिसेस व सिव्हिक सेंटर ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) हे आरक्षण प्रस्तावित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक २३, दिनांक २१ जून २०१२ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त आरक्षणापैकी ०. २० हेक्टर क्षेत्र आरक्षणातून वगळून लेवा समाजाच्या सभागृहासाठी दर्शविण्याबाबत प्रस्तावित 
करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २६ एप्रिल २०१३ च्या पत्रान्वये शासनास 
सादर केलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, सावदा नगरपरिषद, सावदा, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

संजय सावजी , 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन . 


VM 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 3517 /CR - 331/2017 /UD - 9 . - Whereas , the Government in Urban Development Department , 
vide Notification No . TPS - 3503/ 1258/CR-60 ( B )/ 04/ UD- 9, dated 13th June 2005 has Partly sanctioned the 
Second Revised Development Plan of Savada City (hereinafter referred to as " the said Development 
Plan " ) and the same has come into force with effectfrom 15th August 2005 and Excluded Part of the said 
Development Plan has been sanctioned by Government in Urban DevelopmentDepartment vide Notification 
No. TPS - 3503 / 1258 /CR -60 (A )/ 04 /UD - 9 , dated 2nd March 2006 and the same has come into force with 
effect from 20th April 2006 ; 

andwhereas , the Savada MunicipalCouncil is the Planning Authority for the said Development Plan 
( hereinafter referred to as "the said PlanningAuthority " ) ; 

and whereas, in the said Development Plan , Site No . 27 – “Municipal Offices and Civic Centre " 
reservation (hereinafter referred to as " the said reservation ") is proposed on the lands bearing S . No. 649 
and 650 of Mouje Savada (hereinafter referred to as “ the said land"); 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 23, dated 
21st June 2012 resolved to modify the said Development Plan thereby deleting the 0 . 20 hectare of land 
from the said reservation and to reserve the same for Community Hall of Leva Samaaj (hereinafter referred 
to as " the said Modification "), by carrying out a modification to the said Development Plan ,by following all 
the legal formalities stipulated under Section 37 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Mah . ActNo. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act"), forwarded the proposal to 
Governmentfor sanction vide letter, dated 26th April 2013 ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government ofMaharashtra hereby refuses to sanction the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer, Savada Municipal Council . 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI , 
Deputy Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ६ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१७/प्र . क्र . ३५०/ २०१७/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, अहमदनगर शहरासाठी मूळ हद्दीची दुसरी विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे 
कलम ३७ (१ ) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६९९ /१६१२/सीआर -२७ ( बी )/०३/ युडी -९ , दिनांक ४ जुलै २००५ 
अन्वये (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) भागश : मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना, शासन नगर 
विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६९९ / १६१२ / सीआर -२७ ( बी)/ ०३/ युडी-९ , दिनांक ४ जुलै २००८ अन्वये मंजूर केलेली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


३३ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी अहमदनगर महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये गावठाणालगतचे क्षेत्र सार्वजनिक / निम - सार्वजनिक, रहिवास , इत्यादी वापर विभागात दर्शविलेले 


आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३९ , दिनांक २१ जानेवारी २०१० अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून विकास योजनेतील गावठाणालगतचे काही क्षेत्र दाट लोकवस्तीचे क्षेत्र दर्शविण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक ८ फेब्रुवारी २०११ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये 
कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

___ रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated , 6th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS- 1617 /CR -350 /2017 /UD - 9. - Whereas, the Governmentin Urban Development Department, 
vide Notification No . TPS - 1699 / 1612 /CR - 27 ( B )/03/UD - 09 , dated 4th July 2005 has Partly sanctioned the 
Second Development Plan for the Original Boundary of Ahmednagar City (hereinafter referred to as " the 
said Development Plan ") under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act" ), and Excluded Part of the said 
Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1) of the said Act, vide Notification No . TPS 
1699/ 1612/CR- 27 ( B)/ 2003/ UD -9 , dated 4th July 2008 ; 

and whereas , the Ahmednagar MunicipalCorporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan( hereinafter referred to as "the said PlanningAuthority "); 

and whereas, in the said Development Plan area adjoining Gaothan is shown as Public / Semi-Public , 
Residential Zone etc .; 

and whereas, the said Planning Authority vide its GeneralBody Resolution No. 39 , dated 29th January 
2010 resolved to modify the said Development Plan by showing the area adjoining to Gaothan as congested 
area( hereinafter referred to as "the said Modification"), after following all thelegal formalities stipulated 
under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . XXXVII of 
1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act" ), forwarded the proposal to Government for sanction vide 
letter, dated 8th February 2011 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government of Maharashtra hereby refuses to sanction the said Modification . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


This notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Commissioner, Ahmednagar Municipal Corporation . 

This notification shall also be published on the Governmentwebsite www .maharashtra . gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


आयुक्त महानगरपालिका यांजकडून 

धुळे महानगरपालिका, धुळे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १) चे तरतुदीनुसार 

नोटिस 
क्रमांक धुमपा/ न . र./ ६६९/ २०१७- २०१८. - ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक जीइएन - १०९६/ १९६६ /सीआर 
१२५/ ९९/ युडी- २४ , दिनांक ३० जून २००३ नुसार धुळे नगरपालिकेचे धुळे महानगरपालिकेत रूपांतर झालेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, धुळे शहराचीविकास योजना ( दुसरी सुधारित ) ही शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १०१२ / ५२६ (न)/ पुनर्बाधणी क्रमांक ६२ / 
प्र. क्र . १०६ / १२ / नवि -९, दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वये भागश : मंजूर केली असून शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस १०१२ / ५२६ (न) पुनर्बाधणी 
क्रमांक ६२/प्र . क्र . १०६/ १२ / नवि -९ , दिनांक ३ जुलै २०१५ अन्वये अंमलात आलेल्या मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१) चे तरतुदीनुसार धुळे शहर मंजूर विकास योजनेत प्रस्तावित महानगरपालिकेने खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचे 
प्रस्तावित केले आहे . 
ठराव क्रमांक व दिनांक 

फेरबदलाचे विवरण 


धुळे महानगरपालिका ठराव क्रमांक ७४, 

मौजे देवपूर सर्व्हे क्रमांक २५ / अ-१/१ मधून जाणारा 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ . 

१५ मीटर विकास योजना रस्ता वगळणे . 
त्याअनुषंगाने उक्त फेरबदलाबाबत ज्यांना कोणास हरकती/ सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी अशा हरकती/ सूचना ही नोटिस महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत धुळे महानगरपालिका, धुळे कार्यालयात लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . विहित मुदतीत प्राप्त 
हरकतींबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करतेवेळीस करणेत येईल . मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती/ सूचनाबाबत विचार केला जाणार नाही , याची 
कृपया नोंद घ्यावी . 

___ मंजूर विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित किरकोळ फेरबदलाबाबतची माहिती कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेली आहे. 

सुधाकर देशमुख, 

आयुक्त , 
धुळे, १० जानेवारी २०१८ . 

धुळे महानगरपालिका, धुळे. 


Notice 
Under Section 37 (1) Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. DMC / TP /669/2017 - 2018 . - Whereas, the Dhule Municipal Council has been converted by Urban 
Development Department of Maharashtra into Dhule Municipal Corporation with effect from 30th June 
2003 vide its Notification No. GEN - 1099/CR- 125/ 99/UD- 24, dated 30th June 2003. 

Whereas , the Revised Development Plan of Dhule has been partly sanctioned by the Government 
Urban Development Department ofMaharashtra vide it s Resolution No . TPS - 1012 / 156 ( B )/Reconstruction 
No.62/No . 106 / 12 /UD - 9, dated 28th December 2012 and sanctioned by the Government Urban Development 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


३५ 


Departmentof Maharashtra vide it s Resolution No. TPS - 1012 / 156 (B ) Reconstruction No. 62 /No. 106 /12 / 
UD - 9 , dated 3rd July 2015 . 

The Dhule Municipal Corporation has proposed to make modification to the sanctioned Development 
Plan of Dhule under the provisions of Section 37 ( 1) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 
Resolution No . 

Proposed Modification 


Dhule Municipal Corporation Resolution No. 74 , Deleting the 15 meters wide Development Plan 
dated 31stAugust 2017 . 

Road in Mouje Deopur S . No. 25 / A - 1/ 1. 
Those persons who wish to file their suggestions and objections to the above proposed minor 
modifications to the Development Plan may submit the same to Dhule Municipal Corporation , Dhule in 
writing within 30 days from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette , 
Objections received within the stipulated period before submitting the proposed minor modification the 
Government for sanction . 

The proposal showing proposedmodifications are kept in Dhule Minicipal Council, Dhule for inspection 
during working hours . 

SUDHAKAR DESHMUKH , 

Commissioner, 

Dhule Municipal Corporation, Dhule . 
Dhule, 10th January 2018. 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक मह /कार्या/ जमीन १- ब/ २२८६/ २०१७. - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६ / ६३९२/ म - ६ , दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम ( १) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ ( ४) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक २० जानेवारी २०१८ नंतर 
विचारात घेईल . 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील , त्या मी विचारात घेईल . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह/ कार्या/ जमीन १- ब/ २२८६/ २०१७. - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६/ ६३९२/ म- ६, दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४, पोट- कलम (१) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील 
राहुरी तालुक्यातील राहुरी बु ||. या महसूल गावातील वाघाचा आखाडा या भागास सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व 
अहमदनगर जिल्ह्याच्या राहुरी तालुक्यातील वाघाचा आखाडा या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 

अनुसूची 

जिल्हा अहमदनगर , तालुका राहुरी 
गावाचे नाव मूळ गावातून कमी प्रस्तावित गावामध्ये समाविष्ट 

गावातील एकूण 
करावयाचे गट नंबर करावयाचे गट नंबर 

भूमापन क्रमांक 


अ . क्र . 


निरंक 


राहुरी बु. 
( मूळ गाव ) 


U 


५३२ ते ५५० , ५५६ ते ५६० , 
६३८ ते ६७१ , ७३४ ते ७३५, 
७५७ ते ७६० , ७६२ ते ७६७. 


१ ते ५३१, ५५१ ते ५५५ , 
५६१ ते ६३७ , ६७२ ते ७३३, 
७३६ ते ७५६, ७६१, ७६८ ते ७८० . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका राहुरी 
मूळ गावातून कमी प्रस्तावित गावामध्ये समाविष्ट 
करावयाचे गट नंबर 

करावयाचे गट नंबर 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


गावातील एकूण 
भूमापन क्रमांक 


निरंक 


वाघाचा आखाडा 
( प्रस्तावित गाव ) 


५३२ ते ५५० , ५५६ ते ५६० , 
६३८ ते ६७१, ७३४ ते ७३५ , 
७५७ ते ७६०, ७६२ ते ७६७. 


५३२ ते ५५०, ५५६ ते ५६० , 
६३८ ते ६७१ , ७३४ ते ७३५ , 
७५७ ते ७६० , ७६२ ते ७६७. 

भानुदास पालवे, 
अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २९ डिसेंबर २०१७. 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक एसआर ८/ २०१५ , मौजे कुसुंबे खु.,/ संकीर्ण- ११/ २०१४ / प्र. क्र . ७७/ अ -२/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक MIS -११/ 
२०१४ / C. R . ७७/ A-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १० ,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, 
समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे कुसुंबे खु., तालुका रावेर येथील गट नंबर १/१ क्षेत्र ० हेक्टर ४३ आर., गट नंबर 
१/२, क्षेत्र ० हेक्टर ३७ आर व गट नंबर १/ ३ , क्षेत्र ० हेक्टर २४ आर संपादन सूचीमध्ये दर्शविल्यानुसार पाल -कुसुंबा रस्ता प्रजिमा -१ करिता 
मौजे कुसुंबे खु., तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव येथील गट भूसंपादनाकरिता संपादित होत असून (पाल- कुसुंबा रस्ता प्रजिमा -१ करिता ) यात यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या फैजपूर 
उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याचा उद्देश आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण करण्याकरिता 
प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता , समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण करण्याकरिता 
प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनसाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा 
वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती , महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे 
विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशारितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४ च्या पोट- कलम (१ ) मध्ये करण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला, उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग, फैजपूर , जिल्हा जळगाव याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , बाधित क्षेत्रामध्ये निर्मलाई फौंडेशन, सात्री, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांच्याकडून भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र), नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक २७ डिसेंबर 
२०१७ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


३७ 


अनुसूची 
जिल्हा जळगाव , तालुका रावेर , मौजे कुसुंबे खु . 
अंदाजित क्षेत्र 

चतु : सीमा 
हेक्टरमध्ये 

पश्चिम उत्तर 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


ए 


दक्षिण 


१३, १४ 


गावठाण 


१/ २ 


१५ 


गावठाण 


रस्तापड 


८ , १० , ११ 


२ 


१ / १ 


डॉ . अजित थोरबोले , 
उपविभागीय अधिकारी , 
फैजपूर भाग फैजपूर , 

जिल्हा जळगाव. 


जळगाव , २७ डिसेंबर २०१७. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक एसआर २९ / २०१५ , मौजे निंबोल/ संकीर्ण- ११ / २०१४ /प्र .क्र. ७७/ अ-२/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक MIS -११/ 
२०१४ / C . R. ७७/ A- २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १० , ००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , 
समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे निंबोल, तालुका रावेर येथील गट नंबर ३८१ क्षेत्र ० हेक्टर ९८ आर संपादन सूचीमध्ये 
दर्शविल्यानुसार उर्ध्व तापी टप्पा -१ ( हतनुर प्रकल्प) अंतर्गत बुडीत क्षेत्रातील मौजे निंबोल , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव येथील सुटलेल्या गट 
भूसंपादनाकरिता संपादित होत असून ( येथे ज्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादित करावयाची आहे त्या प्रयोजनसाठी तपशील नमद करावा) यात यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या फैजपूर 
उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याचा उद्देश आहे. 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समूचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनसाठी जमीन संपादन करण्याचा समूचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा 
वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे 
विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशारितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४ च्या पोट -कलम (१) मध्ये करण्यात आली आहे. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला, उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग, फैजपूर, जिल्हा जळगाव याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , बाधित क्षेत्रामध्ये निर्मलाई फौंडेशन , सात्री, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांच्याकडून भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र), नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक ३० डिसेंबर 
२०१७ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 


अनुसूची 


जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर , मौजे निंबोल 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
हेक्टरमध्ये 


___ पूर्व 


चतु : सीमा 
पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


३८१ 


० ९८ 


३८२ 


१३३ 


३८० 


३८० 


३८३ 


डॉ. अजित थोरबोले , 
उपविभागीय अधिकारी, 
फैजपूर भाग , फैजपूर , 

जिल्हा जळगाव . 


जळगाव , ३० डिसेंबर २०१७. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक भूसं/ एसआर १५६ / २०१६/ संकीर्ण- ११ / २०१४ /प्र. क्र . ७७ / अ - २/ २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक MIS - ११/ 
२०१४ / C. R. ७७/ A-२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १० , ००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे पिंपरखेड अंतर्गत रांजणगाव , तालुका चाळीसगाव येथील मुख्य कालवा व 
वितरिकाकरिता संपादित होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा उक्त 
अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चाळीसगाव उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याचा उद्देश आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या , सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समूचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनसाठी जमीन संपादन करण्याचा समूचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा 
वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे 
विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशारितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) मध्ये करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


३९ 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला, उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव याद्वारे 
असे अधिसूचित करतो की , बाधित क्षेत्रामध्ये निर्मलाई फौंडेशन, सात्री, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांच्याकडून भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) , नियम , २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक १७ जानेवारी 
२०१८ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 


अनुसूची 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , मौजे पिंपरखेड अंतर्गत रांजणगाव 
अंदाजित क्षेत्र 

चतु : सीमा 
हेक्टरमध्ये 

पश्चिम 

उत्तर 


दक्षिण 


५०६/ १ 


५०० , ५०१ 


५०५ 


५०७ 


५०६ / २ 


५०६/ २ 


५०० 


५०५ 


५०६/ १ 


५०५ 


५१५/ २ 


५१६ 


५१३ 


५०७ 


५१५/ १ 
५१६/ १ 


५१५/ १ 


५१६/ २ 


५१८ , ५१९ 


५०५ 


५१६/ २ 


५१६/ १ 


५१७ 


५१८ ,५१९ 


५०५ 


५१८ 


५१९ 


पिंपरखेड शीव 


५२० 


५१६, ५१७ 


५१९ 


५१३ 


५१८ , ५२० 


५२२ 


५१६ 


५१३/ ३ 


५१२ 


५१९ 


५२२ 


५१३/ २ 


५१३/ २ 


५१२ 


५१९ 


५१३/ ३ 


५१३/ १ 
५१३/ २ 


५१३ / १ 


५१२ 


५१५ 


५१३/ २ 


५२६/ १ 


५२७ 


५२६/ २ 


५२५ 


५१२ 


५२६/ २ 


५२६/ १ 


५२२ 


५१२ 


५२७/ २/ १ 


४६३ 


५११ 


५२७/ २/ २ 


५२७/ २ पै . 


५१४ 


५२५ 
५२७/ २ पै . 
५२७/ २ पै . 
५२७/ २ पै . 
५३१ - अ पै . 
५३० पै. 


५२७/ २ पै . 
५२७/ १ पै . 
५२७/ २ पै . 
५३१/ अ 
५३२ पै. 


५२७/ २/ ३ 


५१४ 


५२७/ १ पै . 
५३२/ २ पै. 


५३१ - ब 


५१३ 


५३१ - अ 


५३१- ब 


५१३ 


४५५ 


५५४ 


४५९ 


५५६ 


४५६ 


४५४/ २ 


४५३ 


४५५ 


४५४ / १ 


४६० 


५५६/ १ - अ 


५५०, ५५५ 


५५६ / १ - ब 


५६० 


४५४ , ४५५ 


५५६ / १ - ब 


५५६ / १ - अ 


५५८ 


५६० 


४५४ , ४५५ 


५५७ 


५५८ 


५५९ 


५५६ 


५५९ 


५६२ , ५५८ 


५६० , ५५६ 
५६० पै . 
५६० / २ 


५६२ 


५५७ 


५६० / १ - ब 


५६० / १ - अ 


५५३, ५५४ 


५५६ 


५६० / ३- अ 


५६०/ २ पै. 


५५९ 


५५४ 


५५६ 


५६२/ १ - ब 


५६२/ १ - अ 


५६२/ २ - ब पै. 


रस्ता 


५५२/ २ - ब पै. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


___ अनुसूची – चालू 
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे पिंपरखेड अंतर्गत रांजणगाव 
अंदाजित क्षेत्र 

चतु : सीमा 
हेक्टरमध्ये 

पश्चिम 

उत्तर 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


दक्षिण 


प 


५६२/ २ - ब / १ 


५६६ / २ - ब पै . 


५६० 


रस्ता 


५६६/ २ - ब / १ 


५२६ 


५२२/ २ - ब/ १ 


५२२/ २- ब/ २ 
५२२/ २ - ब / १ 
५२२/ १ 


५५८ 
५१३ 
५२२/ २ - ब/ २ 


५२२/ १ पै . 


५२३ 
५२२ / २-ब पै . 


५२३ 
५२३ 


५२२/ २- ब 


५१९ 


५२३/ ३ 


५२५ , ५२६ 


५२३/ २ 


५३० 


५२२/ १ पै . 


५२३/ २ 


५२३/ ३ 


५२३ / १ 


५३० 


५२३/ १ - ब 


५२४ 


५२३ / १ - ब 


५३० 
५३० 


५२२/ २ पै . 
५२२/ २ पै . 
५२२/ १ पै . 


५२३/ १ - अ 


५२३ / १ - ब 


५२४/ २ पै . 


५२४ / १ - अ 


५२४ / २ 


५३० 


५२५ 


५२४ / १ - ब 
५२३/ १ पै . 


५२४/ २ 


५२७ 


५३० 


५२५ 


५३७/ १ 


५३० पै. 


५३६ पै . 


५३७/ २ 


५३७/ २ 


५३४ 


५३७ / १ 


५३० पै . 


५३४ 
५३० पै. 
५३५ पै. 
५३६ / १ 


५३६/ १ 


५३६/ २ 


५४६ 


५१७ 


५३६/ २ 


५४६ 


५१७ 


५३६/ ३ 


५३६/ २ 


५४६ 


५१७ 


५४६/ २ 


५४६ / १ 


५३८ 


५४१ 


५४६ / ३ 


५४७ 


५३८ 


५४६/ २ 


५३६ 
५४६/ ४ 
५३६ पै. 
५४५/ २ 


५४६/ ४ 


५३८ 


५४६/ ३ 


५४५/ १ 


५४१ 


५४४ 


५४५/ २ 


५४१ 


५४५/ १ 


५४५/ ३ 


५४१ 


५४५/ २ 


५४५/ ३ 
५४५/ ३ पै . 
५४३ पै . 
५४३/ २ पै. 


५४३ / २- अ 


५४४ - अ 


५४३/ २- ब 


४३ 


५४४ - अ 


५४४ - ब पै. 


५४४ - ब 


५४४ - ब पै . 


४५४/ १ 


४५३ 


५५६ 


४५४/ २ 


५०४ 


५०३ 


५०५ 


४८५ 


४५५ 
पिंपरखेड शीव 
पिंपरखेड शीव 
पिंपरखेड शीव 


५०५ 


५०१, ५०२ 


५०६ , ५१७ 


५०४ 


५१७ 


५१६ 


५१८ 


५०५ 


५२५ 


५२७ 


५२२ 


५२४ 


५२६ 


५२७/ १ - अ 


५२४, ५२५ 


५२७/ १ - ब 


५३० 


५११ 


५२७/ १ - ब 


५२७/ १ - अ 


५२६ 


५२९ 


५११ 


५२८ / १ 


५२८ / २ 


५२७ 


५२९ 


५१० , ५११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


४१ 


___ अनुसूची – चालू 
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे पिंपरखेड अंतर्गत रांजणगाव 
अंदाजित क्षेत्र 

चतु: सीमा 
हेक्टरमध्ये 

पश्चिम 

उत्तर 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


दक्षिण 


५२९ 


रस्ता 


५३० 


५३० पै . 


५२७ , ५२८ 


५३० / १ - अ 


रस्ता 


५३० / १ - ब 


५३१ 


५२९ 


५६६/ २ 


५६६ / १ 


५६५ 


५७२ 


५६४ 


५६० / २ 


५६०/ १ 


५५४ , ५५५ 


५५४ , ५५३ 


५५६ 
५५८ , ५५९ 


५६२/ १ - अ 


५६३ 


५६२/ १ - ब 


रस्ता 


१३ 


१२ 


२३ 


१४ 


रस्ता 


५२२ / २- अ 


५२२/ १ 


५२२/ २- ब 


५२३ 


५१३ , ५१९ 


५३० / ४ 


रस्ता 


४५५ 


५३०/ ३ 


४५९ 


४५३ 


५५८ , ४४४ 


४५४ 


४५६ 


४५१ , ४५२ 


शरद बी . पवार, 
उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव , 

जिल्हा जळगाव . 


जळगाव, ५ जानेवारी २०१८ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक ड / कक्ष- ३/पीओएल / कावि - ३५८/ २०१७ . - पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचे दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 
श्री एकमुखी दत्त जयंतीनिमित्त सारंगखेडा, जिल्हा नंदुरबार येथे दिनांक २ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजीपावेतो श्री एकमुखी दत्त 
प्रभुंची यात्रा भरणार आहे. 

सदर यात्रेसाठी धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातून तसेच परिसरातून आणि गुजरात, मध्य प्रदेश या सीमेलगतच्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक 
यात्रा व दर्शनासाठी येत असतात . सदर यात्रेचेमुख्य आकर्षण घोडा बाजार असून सदर यात्रेत भारतातील इतर राज्यातून देखील व्यापारी घोडे खरेदी 
व विक्रीसाठी येतात . एस. टी. विभागाकडून प्रवाशांच्या सोयीसाठी जादा बसेस उपलब्ध करून दिल्या जातात . एकंदरीत सारंगखेडा यात्रेत भाविकांची 
वाहने व एस. टी . बसेस यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी होणेची शक्यता असते . त्यातच धुळेकडून दोंडाईचाकडे व दोंडाईचाकडून 
शहादाकडे सारंगखेडामार्गे अवजड वाहने सुरू राहिल्यास यात्रेच्या वेळी वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वाहतुकीच्या 
कोंडीमुळे वाहनधारक व प्रवासी /यात्रेकरू यांच्यात वाद होऊन किंवा अपघात होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 

सारंगखेडा यात्रेत वाहतुकीच्या कोंडीमुळे कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये व यात्रा सुरळीतपणे पार पडावी , याकरिता 
सर्व जड वाहनांकरिता ( मालवाहतूक , ट्रक , कंटेनर व ट्रेलर) तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाहतूक वळविण्याचे मार्ग नियोजित करण्यात आलेले आहे व 
तशी अधिसूचना जारी/ प्रसिद्ध होणेस विनंती केलेली आहे. 


पासून 


पर्यंत 


दिनांक 


वेळ 


वेळ 


२ डिसेंबर २०१७ 


दिनांक 
००. ०० 

३१ डिसेंबर २०१७ 
जड वाहनांसाठी (मालवाहतूक , ट्रक ,कंटेनर , ट्रेलरसाठी ) 


२४. ०० 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


अ . क्र . 


प्रवासाचा जुना मार्ग 

वळविण्यात आलेला मार्ग 
दोंडाईचाकडून - सारंगखेडा - शहादा मार्गे 

दोंडाईचा चौफुलीवरून-नंदुरबार प्रकाशामार्गे 
गुजरात व मध्य प्रदेश . 

गुजरात व मध्य प्रदेशकडे. 
धुळेकडून शहादाकडे जाणारी वाहतूक 

धुळेकडून सोनगीर फाटा मार्गे 
सोनगीर -दोंडाईचा- सारंगखेडा- शहादामार्गे 

शिरपूर - वडाळी -अनरद बारी- शहादामार्गे 
गुजरात व मध्य प्रदेशकडे. 

गुजरात व मध्य प्रदेशकडे. 
पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्रात नमूद तारखेच्या कालावधीसाठी जड वाहनांकरिता ( माल वाहतूक , ट्रक , कंटेनर व ट्रेलर) या 
सारख्या वाहनांसाठी मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३३ (१) (ब) ( क) ( फ) (प) तसेच मोटार वाहन कायदा कलम , १९८८ चे कलम ११५ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, गंगाथरण डी, जिल्हाधिकारी, धुळे याद्वारे श्री एकमुखी दत्त जयंती यात्रोत्सव आम जनतेच्या 
सोयीसाठी व्यवस्थित पार पडावा यासाठी वर नमूद केलेल्या कालावधीसाठी मार्ग बदलण्याची अधिसूचना प्रसार माध्यमातून महाराष्ट्र, गुजरात आणि 
मध्य प्रदेश राज्यात प्रसिद्ध करीत आहे . 

गंगाथरण डी , 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. 
धुळे , १३ डिसेंबर २०१७. 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश / ४३५४/ २०१७, दिनांक ५ डिसेंबर 

२०१७ . 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३)... 


र 


आदेश 


क्रमांक ड / कक्ष -३/ एमएजी-२ / कावि-१७०१/ २०१७. - उपोद्घातात नमूद 
अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी शिंदखेडा नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून पक्षातर्फे जाहीर सभा, रॅली , 
मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात येत आहे . निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ रोजी मतदान व दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ 
रोजी मतमोजणी होणार आहे. दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजीपासून 
हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असून विविध पक्ष, संघटना, शेतकरी 
संघटनांतर्फे आंदोलन , धरणे, मोर्चा, निदर्शने करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . तसेच पद्मावती हा चित्रपट प्रदर्शित होणेस राजपूत समाजाकडून 
विरोध होत असून आंदोलने होत आहेत. तसेच धुळे शहर व जिल्ह्यात 
यापूर्वी झालेल्या जातीय दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर एखाद्या किरकोळ 
कारणावरून धुळे शहरात व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याअनुषंगाने धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजीचे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक २२ 
डिसेंबर २०१७ रोजीचे २३. ५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस कायदा, कलम ३७ (१), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
होणेस विनंती आहे. 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , गंगाथरण डी , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 
( अ ) सोटे , तलवारी, बंदुका, भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 


( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ) कोणत्याही व्यक्तिची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


४३ 


( ह ) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली , सभा ; । 
वरील कलम ३७ (१),(३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम 
वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. 
तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तिना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तिचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निबंध लागू नाहीत . 

हा आदेश दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजीचे ०० . ०१ वाजेपासून ते 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजीचे २३ . ५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यात अमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 


धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे शहर अतिसंवेदनशील असून 
मनमाड, बागलाण, येवला, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील 
आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी 
औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ चे ०० .०० ते दिनांक १३ 
जानेवारी २०१८ चे २४. ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ ( १)( ३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक 
( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , पुढील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, रामदास खेडकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 
कलम ३७ (१)(३) नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये 
करण्यास मनाई करीत आहे :-- 

( क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थविनापरवानगी 
बरोबर नेणे; 

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 

( घ ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवाचित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेषनिर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे . 

( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास , 
तसेच शीख समाजाचेव्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 


गंगाथरण डी , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


धुळे , ७ डिसेंबर २०१७. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -१/पीओएल - १/ ५३०२/ २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४/३७ ( १ ) (३)/ 
५६५८ / २०१७, दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण ) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा 
व सुव्यवस्था विषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय 
घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध 
कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू 
मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता 
असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तसेच मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी, शेतकऱ्यांना शेतीमालास , 
भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचेनिषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 


सदरहू निर्बध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना, तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ चे ०० .०० ते दिनांक 
१३ जानेवारी २०१८ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( ड) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , ३० डिसेंबर २०१७. 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) अन्वये 


आदेश 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत - 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 

( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका , लग्न समारंभ, 
लग्नाच्या मिरवणुका इ. कार्यक्रम . 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रितसर परवानगी 
घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९- ब- १/ ०३/२०१८. – पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / ३२ / २०१८, दिनांक 
१ जानेवारी २०१८ चे पत्रानुसार पुणे जिल्ह्यातील भिमा कोरेगाव , 
तालुका हवेली येथे दलित- सवर्ण वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात ऊस 
दरवाढीसाठी शेतकरी आंदोलने चालू असल्याने त्या अनुषंगाने अहमदनगर 
जिल्ह्यात त्याचेतीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही , 
याबाबत कळविले आहे. 

वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक २ जानेवारी २०१८ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१५ जानेवारी २०१८ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम, 
१९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत 
पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र, दिनांक १ जानेवारी 
२०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
संदिप निचित , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक 
कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत 
आहे : 

( अ) शस्त्रे , काठ्या, सोटे, तलवारी, भाले, सुरे ,बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २ जानेवारी २०१८ रोजीचे ०० .०० वाजेपासून ते दिनांक 
१५ जानेवारी २०१८ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी 
राहील . 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २ जानेवारी २०१८ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


संदिप निचित, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर. 


अहमदनगर , २ जानेवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


४५ 


BY DISTRICT JUDGE- 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/7013/2017 .- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Smt. S . K . Dugaonkar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Niphad . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 
25th September 2017 to 27th September 
2017 prefixing holidays falling on 23rd 
September 2017 and 24th September 2017 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 22nd September 2017 after office hours 
to 28th September 2017 before office hours . 


- 


Smt. P. S . Apte , 
8th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 


Earned leave for two ( 2 ) days from 
21st September 2017 and 22nd September 
2017 suffixing holidays falling on 23rd 
September 2017 and 24th September 2017 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 20th September 2017 after office hours 
to 25th September 2017 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 

(II) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


- 


2 


Smt. S . K . Dugaonkar , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 
Smt. P. S . Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


Smt. M . S. Kochar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Niphad . 
Smt. P . V . Dhande , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Nashik , 20th September 2017 . 


Order 
No . EST/7275 / 2017 .- The District Judge -1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 
1 

3 
Smt. S . S . Parkhi, 

Earned leave for three ( 3 ) days from 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 5th October 2017 to 7th October 2017 
Magistrate , First Class, Kalwan . 

suffixing Sunday falling on 8th October 2017 
with permission to leave headquarter with 
effect from 4th October 2017 after office 
hours to 9th October 2017 before office 
hours . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


Smt. G . K . R . Tandon , 

Ex -post- facto sanction to the Commuted 
9th Joint Civil Judge , Junior Division and leave for nine (9 ) days from 21st September 
JudicialMagistrate , First Class, Nashik . 2017 to 29th September 2017 suffixing 

holidays falling on 30th September 2017 to 
2nd October 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 
20th September 2017 after office hours to 

3rd October 2017 before office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


Smt. S . S . Parkhi, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan . 


Shri . A . R . Deore , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan . 


Smt. G . K . R . Tandon , 
9th Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Nashik . 


Smt. D . V . Dedhia , 
7th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik with 
effect from 20th September 2017 after office 
hours to 25th September 2017 before office 
hours and with Smt. P. S . Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik with 
effect from 25th September 2017 before 
office hours to 3rd October 2017 before 
office hours . 


Nashik , 4th October 2017 . 


BY I/ C PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /6433 /2017 .- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 
2 


Smt. S . C . Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 
28th August 2017 to 30th August 2017 
prefixing holidays falling on 25th August 
2017 to 27th August 2017 with permission 
to leave headquarter with effect from 
24th August 2017 after office hours to 
31st August 2017 before office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


४७ 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


N 


3 


Shri . S . V . Kendre , 

Ex -post- facto sanction to the Commuted 
4th Joint Civil Judge, Senior Division , leave for one (1) day i.e . 19th August 2017 . 
Nashik 
Shri. S . V . Kendre , 

Earned leave for two ( 2 ) days from 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 23rd August 2017 and 24th August 2017 
Nashik 

suffixing holidays falling on 25th August 
2017 to 27th August 2017 with permission 
to leave headquarter with effect from 
22nd August 2017 after office hours to 

28th August 2017 before office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


2 


Smt. S . C . Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri. R . V. Bhakt, 
2nd Joint Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri. R . V . Bhakt, 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik 
alongwith the additional charge of the Court 
of 3rd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik and 7th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik 
Shri. S . S . Patil, 
8th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


3 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Nashik , 23rd August 2017 . 


Order 
No . EST/6469/2017 . - The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


1 


Smt. M . H . More 
District Judge -6 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


Earned leave for four ( 4 ) days from 
28th August 2017 to 30th August 2017 
prefixing holidays falling on 25th August 
2017 to 27th August 2017 with permission 
to leave headquarter with effect from 
25th August 2017 after office hours to 
1st September 2017 before office hours. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


z 


w 


Shri. P. K . Chitnis , 

Ex -post- facto sanction to the Commuted 
Ad -hoc District Judge- 1 and Additional leave for seven ( 7 ) days from 16th August 
Sessions Judge , Nashik . 

2017 to 22nd August 2017 prefixing holiday 

falling on 15th August 2017 . 
Shri. S . A . S . M . Ali, 

Earned leave for four ( 4 ) days from 
District Judge - 1 and Additional Sessions 

29th August 2017 and 1st September 2017 

suffixing holidays falling on 2nd September 
Judge, Malegaon . 

2017 and 3rd September 2017 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 28th August 2017 after office hours to 

4th September 2017 before office hours. 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


Smt. M . H .More , 
District Judge -6 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


Shri. S . T. Pandey, 
District Judge- 7 and Additional Sessions 
Judge , Nashik along with the additional 
charge of the Court of Smt. S . S . Ghodke , 
District Judge - 5 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 
Shri. S . T. Pandey, 
District Judge- 7 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 
Shri. S . M . Belkar, 
District Judge -2 and Additional Sessions 
Judge, Nashik 


N 


Shri. P . K . Chitnis , 
Ad -hoc District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge, Nashik . 
Shri. S . A . S . M . Ali, 
District Judge - 1 and Additional Sessions 

Judge , Malegaon . 
Nashik , 24th August 2017 . 


w 


Order 
No. EST/6536 /2017 . - The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


1 


Shri. J . W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 
Shri. J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Ex-post - facto sanction to the Commuted 
leave for two ( 2 ) days on 16th August 2017 
and 17th August 2017 . 
Earned leave for five ( 5 ) days from 
28th August 2017 and 1st September 2017 
prefixing holidays falling on 25th August 
2017 and 27th August 2017 and suffixing 
holidays falling on 2nd September 2017 and 
3rd September 2017 with permission to 
leave headquarter with effect from 
24th August 2017 after office hours to 
4th September 2017 before office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिकविभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


४९ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 

( II) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


Shri. J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri. R . M .Kapate , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


2 


Shri. J . W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge, Senior Division , 
Nashik 


Shri. R . M . Kapate , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division ,Nashik . 


Nashik , 29th August 2017 . 


Order 
No. EST/7252/ 2017 . - The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


Smt. S . C . Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 
3rd October 2017 to 5th October 2017 
prefixing holidays falling on 30th September 
2017 to 2nd October 2017 with permission 
to leave headquarter with effect from 
29th September 2017 after office hours to 
6th October 2017 before office hours. 


Shri. S . V. Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Ex -post- facto sanction to the Commuted 
leave for one ( 1) day on 26th September 
2017 . 


Shri. R . S . Karankal, 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


Earned leave for two (2 ) days from 
3rd October 2017 and 4th October 2017 
prefixing holidays falling on 30th September 
2017 to 2nd October 2017 with permission 
to leave headquarter with effect from 
29th September 2017 after office hours to 
5th October 2017 before office hours . 


4 


Shri. S . G . Landge, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 


Ex -post- facto sanction to the Extension of 
Earned leave for three ( 3 ) days from 
9th September 2017 to 11th September 
2017 is hereby granted in continuation of 
Earned leave from 4th September 2017 to 
8th September 2017 previously granted . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


Sr. No . 


Name and Designation 


Period 


5 


Shri. S . G . Landge , 
Joint Civil Judge, Senior Division , 
Malegaon . 


Ex-post- facto sanction to the Commuted 
leave for six (6 ) days from 14th September 
2017 to 19th September 2017 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 

( II) 
Sr. No . Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


2 


Smt. S . C . Jadhav, 
Joint Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


Shri. D . J. Endait , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik with effect from 29th September 
2017 after office hours to 3rd October 2017 
before office hours and with 
Shri. R . M . Kapate , 
6th Joint Civil Judge, Senior Division , 
Nashik with effect from 3rd October 2017 
before office hours to 6th October 2017 
before office hours . 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri. D . J. Endait , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri. R . S . Karankal, 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


Shri. S . G . Landge , 
Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


4 


Shri. S . G . Landge , 
Joint Civil Judge, Senior Division , 
Malegaon . 


Shri. R . S . Karankal, 
Civil Judge, Senior Division , Malegaon . 


Shri . S . G . Landge, 
Joint Civil Judge, Senior Division , 
Malegaon . 


Shri. R . S . Karankal, 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


S . R . SHARMA , 
I/c. Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 3rd October 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


५१ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Charge during the absence of Shri. J. W . 
Gaikwad , 5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik remained with Shri. R . M . Kapate , 6th 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Order 


Nashik , 7th October 2017 . 


Order 


No. EST/7383/2017 .- Earned leave for five (5 ) 
days from 9th October 2017 to 13th October 
2017 prefixing Sunday falling on 7th October 
2017 and suffixing holidays ( including Diwali 
holidays) falling on 14th October 2017 to 22nd 
October 2017 with permission to leave 
headquarter for the said period is hereby granted 
Shri. B . L . Jogdand, Ad hoc District Judge- 2 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


No. EST /7474 /2017 . - Earned leave for three 
( 3 ) days from 11th October 2017 to 13th 
October 2017 suffixing Diwali holidays falling on 
14th October 2017 to 22nd October 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
10th October 2017 after office hours to 23rd 
October 2017 before office hours is hereby 
granted Shri. A . G . Mohabey, District Judge- 2 
and Assistant Sessions Judge , Niphad . 


Certified that Shri. B . L . Jogdand would have 
continued to officiate in the post of Ad hoc 
District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik if he had not proceeded on leave for the 
period from 9th October 2017 to 13th October 
2017 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra 
Civil Services (Pay ) Rules, 1981) . 


Certified that Shri. A . G . Mohabey would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge - 2 and Assistant Sessions Judge, Niphad 
if he had not proceeded on leave for the period 
from 11th October 2017 to 13th October 2017 
(Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rules, 1981). 


Charge during the absence of Shri . B . L . 
Jogdand , Ad hoc District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik is kept with Shri. M . S . 
Bodhankar, District Judge - 8 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik for the period 9th 
October 2017 to 13th October 2017 and order in 
respect of charge during Diwali holidays will be 
passed separately . 


Charge during the absence of Shri . A . G . 
Mohabey, District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge, Niphad is kept with Shri. R . S . 
Ghatpande , District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Niphad for the period 11th 
October 2017 to 13th October 2017 and order in 
respect of charge during Diwali holidays will be 
passed separately . 


Nashik , 6th October 2017 . 


Order 


Nashik , 10th October 2017 . 


No. EST /7416 /2017 .- Earned leave for four 
(4 ) days from 25th September 2017 to 28th 
September 2017 prefixing holidays falling on 23rd 
September 2017 and 24th September 2017 is 
hereby granted Shri. J. W . Gaikwad , 5th Joint 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Order 


Certified that Shri. J. W . Gaikwad would have 
continued to officiate in the post of 5th Joint 
Civil Judge, Senior Division , Nashik if he had not 
proceeded on leave for the period from 25th 
September 2017 to 28th September 2017 (Note 
2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules, 1981). 


No . EST/7475 /2017 . - Earned leave for three 
( 3 ) days from 23rd October 2017 to 25th 
October 2017 prefixing Diwali holidays falling on 
18th October 2017 to 22nd October 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
17th October 2017 after office hours to 26th 
October 2017 before office hours is hereby 
granted Shri. S . M . Belkar, District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Malegaon . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Certified that Shri. S . M . Belkar would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge- 2 and Additional Sessions Judge, 
Malegaon if he had not proceeded on leave for 
the period from 23rd October 2017 to 25th 
October 2017 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981) . 


Order 


Charge during the absence of Shri . S . M . 
Belkar, District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Malegaon remained with Shri. S . A . S . M . 
Ali, District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Malegaon . 


No. EST/7473/2017 . - Earned leave for five ( 5 ) 
days from 9th October 2017 to 13th October 
2017 prefixing Sunday falling on 8th October 
2017 and suffixing holidays to Diwali holidays 
falling on 14th October 2017 to 22nd October 
2017 with permission to leave headquarter with 
effect from 7th October 2017 after office hours 
to 20th October 2017 before office hours and 
21st October 2017 before office hours to 23rd 
October 2017 before office hours is hereby 
granted Smt. D . V . Dedhia , 7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class, Nashik 


Nashik , 10th October 2017 . 


Order 


No. EST/7476 /2017 .- Earned leave for five ( 5 ) 
days from 23rd October 2017 to 27th October 
2017 prefixing Diwali holidays falling on 19th 
October 2017 to 22nd October 2017 and suffix 
ing holidays falling on 28th October 2017 and 
29th October 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 19th October 2017 
after office hours to 30th October 2017 before 
office hours is hereby granted Shri . S . R . 
Sharma, District Judge - 1 and Additional Ses 
sions Judge , Nashik . 


Certified that Smt. D . V. Dedhia would have 
continued to officiate in the post of 7th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik if she had not 
proceeded on leave for the period from 9th 
October 2017 to 13th October 2017 (Note 2 
below Rule 39 (2) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules, 1981). 


Certified that Shri. S . R . Sharma would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge- 1 and Additional Sessions Judge , Nashik 
if he had not proceeded on leave for the period 
from 23rd October 2017 to 27th October 2017 
(Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981) . 


Charge during the absence of Smt. D . V . 
Dedhia , 7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik is kept 
with Smt. P. V . Dhande , 6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik for the period from 9th October 
2017 to 13th October 2017 and order in respect 
of charge during Diwali holidays will be 
separately . 


Charge during the absence of Shri. S . R . 
Sharma, District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik remained with Smt. U . 
M . Nandeshwar, District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


SURYAKANT S . SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge, 

Nashik 


S . R . SHARMA, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 10th October 2017 . 


Nashik , 9th October 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


५३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST /7472 /2017.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


1 


Shri. A . S . Tekale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Nashik . 


Ex-post- facto sanction to the Commuted 
leave for two (2 ) days on 4th October 2017 
and 5th October 2017 . 


Smt. M . R . Yadav , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Nashik -Road . 


Earned leave for five ( 5 ) days from 9th 
October 2017 to 13th October 2017 
prefixing Sunday falling on 8th October 
2017 and suffixing holidays falling on 14th 
October 2017 and 15th October 2017 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 7th October 2017 after office hours to 
15th October 2017 before office hours . 


3 


Shri. P . C . Ramdin , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar. 


Ex - post- facto sanction to the Commuted 
leave for nine ( 9 ) days from 21st 
September 2017 to 29th September 2017 
suffixing holidays falling on 30th September 
2017 to 2nd October 2017 with permission 
to leave headquarter with effect from 29th 
September 2017 after office hours to 3rd 
October 2017 before office hours . 
Earned leave on 21st September 2017 and 
22nd September 2017 is hereby cancelled . 


4 


Smt. P. R . Dandekar, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nandgaon . 


Ex- post- facto sanction to the Commuted 
leave for four ( 4 ) days on 26th September 
2017 to 29th September 2017 . 


5 


Smt. P . R . Dandekar, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nandgaon . 


Ex- post- facto sanction to the Earned leave 
for three ( 3 ) days from 4th Octber 2017 to 
6th October 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 3rd October 
2017 after office hours to 7th October 2017 
before office hours . 


Smt. S . N . Hurgat, 
Judicial Magistrate , First Class 
(Railways ), Manmad . 


Ex -post- facto sanction to the Commuted 
leave for fourty six (46 ) days from 14th 
August 2017 to 28th September 2017 with 
permission to leave headquarter for said 
period . 


Shri. J . J . Inamdar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Malegaon . 


Ex -post- facto sanction to the Earned leave 
for three ( 3) days from 3rd Octber 2017 to 
5th October 2017 prefixing holidays falling 
on 30th September 2017 to 2nd October 
2017 with permission to leave headquarter . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


Shri. A . S . Tekale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik. 


Shri. H . U . Joshi, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Smt. M . R . Yadav, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik -Road . 


Shri. P. N . Awale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik -Road . 


3 


Shri. P . C . Ramdin , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Sinnar. 


Shri. S . S . Mahale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Sinnar. 


Smt. P . R . Dandekar, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nandgaon . 


Smt. S . V . Phulbandeh , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad - City . 


5 


Smt. P. R . Dandekar, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nandgaon . 


Smt. S . V. Phulbandeh , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad - City . 


6 


Smt. S . N . Hurgat, 
JudicialMagistrate , First Class 
(Railways), Manmad 


Smt. S . V . Phulbandeh , 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad - City . 


7 


Shri . J. J . Inamdar, 
6th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, 
Malegaon . 


Shri. A . B . Mariecha, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


S . R . SHARMA, 
District Judge- 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 9th October 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


५५ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक वि - ८/ योगेश्वर गृहनिर्माण/ नोंदणी रद्द आदेश / ४१७९ / सन 
२०१७ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
( अ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव, तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
क्रमांक एनएसके/ एचएसजी/ १०१४/ १९८० , दिनांक ४ ऑक्टोबर १९८० 
अन्वये नोंदणी झालेल्या योगेश्वर भाडेकरू मालकी हक्क सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , मालेगाव, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेऊन या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत असून आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ पासून या संस्थेचे 
विसर्जन झाले, असे समजण्यात यावे व ती यापुढेनिगमनिकाय असल्याचे 
बंद होईल . 

सदर आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ सप्टेंबर 
२०१७ रोजी दिला असे . 
मालेगाव, २७ सप्टेंबर २०१७. 


प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी, संगमेश्वर बदनाळे, उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, मालेगाव याद्वारे कल्पना पॉवरलुम ओनर्स औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ( अवसायनात) 
ही संस्था पुनर्जीवन करणेबाबतचा या कार्यालयाकडील प्रारूप आदेश 
क्रमांक वि - ६/ कल्पना पा ./ पुनर्रचना/ प्रारूप आदेश/ २०१७, दिनांक २० 
सप्टेंबर २०१७ हा अंतिम करीत आहे . 

सदर संस्थेचे हंगामी व्यवस्थापक समितीचा कालावधी प्रारूप 
आदेशामध्ये नमूद केलेनुसार या आदेशापासून १ वर्षासाठी राहील . 
त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नवीन समिती गठित करणेबंधनकारक 
राहील . 

सदर बाबतीत कार्यालयीन ड नोंदवहीत आवश्यक ती नोंद घेण्यात 
यावी. 

संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पूर्वीचा नोंदणी क्रमांक 
कायम राहील . 

सदर आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन मोहोर लावून दिला असे . 

संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक, 

सहकारी संस्था, 

मालेगाव , जिल्हा नाशिक . 
मालेगाव , ७ ऑक्टोबर २०१७ . 


अंतिम आदेश 
क्रमांक वि -६/ कल्पना पा ./ अंतिम पुनर्रचना/ ४२०६/ सन २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ अन्वये मला 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि - ११/ वसुली/ दावाविशिपतधु/ क . १५६/ अधि./ २४४६/ सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , जे. के . ठाकूर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे या आदेशान्वये 
दादासाहेब वामन विष्णू शिनकर नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, धुळे या पतसंस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अजितसिंह विजयसिंह राजपूत 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी धुळे जिल्ह्यापुरते 
दगडू निळकंठ पाटील 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी धुळे जिल्ह्यापुरते 
अटी : (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४ , शके १९३९ 


( २) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त दाखल्याची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी दरमाह विहित नमुन्यात अ - ३ , अ - ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती व त्याची प्रत उप/ सहायक निबंधक या 

कार्यालयास सादर करावी. 
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . वसुली/ बी - १/ सरचार्ज/ सन ८५, 

दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ मधील तरतुदींनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या 
महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला 

भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 

या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 

कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही. 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/प्र. क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा 
“ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी 

त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चेनियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दादासाहेब वामन विष्णू शिनकर नागरी 

सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( १० ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( ११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही. तसेच वसूल केलेल्या शासकीय सरचार्ज हा शासकीय महसूल असून सदरची रक्कम आस्थापना , वेतन , 
कार्यालयीन खर्च, इत्यादी बाबींवर खर्च करू नये केल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक मंडळ / प्रशासक मंडळ / अवसायक मंडळ 

यांची राहील . 
( १२ ) जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणेची जबाबदारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांची 

व्यक्तीश : राहील . 
( १३ ) सदर पतसंस्थेच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीतील भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसुलीचा 

सरचार्ज शासकीय कोषागारात न भरल्यास त्याबाबत लेखापरीक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ / प्रशासक 

मंडळ / अवसायक मंडळ व विशेष वसुली व विक्री अधिकारी हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
( १४ ) वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तत्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

जे. के. ठाकूर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
धुळे , १६ ऑक्टोबर २०१७. 

सहकारी संस्था, धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


५७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


श्री . एस . आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश-९ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


प्रकाश हिं . माळी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


क्रमांक आस्थापना/ साने गु./ उपसाजल / पुनर्जीवन/ ८५१९ / सन 
२०१७. - मी, गुलाब पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १८ 
मधील तरतुदीनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये साने गुरुजी उपसा 
जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , बोहरा , तालुका अमळनेर, 
जिल्हा जळगाव या संस्थेच्या अवसायनाचा दिनांक १९ मार्च २०१२ 
रोजीचा अंतिम आदेश रद्द करून सदरची संस्था पुनर्जीवीत करीत 
आहे. 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , ११ ऑक्टोबर २०१७. 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


या आदेशाचेदिनांकापासून सदर संस्था पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहील , 
असे समजावे. 


गुलाब पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अमळनेर , 

जिल्हा जळगाव . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४१/ सन २०१७.- श्री . बी. आर. गुप्ता , जिल्हा 
न्यायाधीश - १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२७ जून २०१७ ते दिनांक २९ जून २०१७ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २३ जून 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० जून २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


अमळनेर , ३० जून २०१७. 


आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . आर . गुप्ता यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/१७/ सन २०१७. - श्री . एस . आर . नावंदर , 
जिल्हा न्यायाधीश-९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष 
बाब म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . आर. नावंदर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते. 


श्री . बी . आर. गुप्ता, जिल्हा न्यायाधीश- १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


श्री. बी. आर. गुप्ता, जिल्हा न्यायाधीश-१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्री . एस . आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र । 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . जी . इनामदार , जिल्हा 
न्यायाधीश- १० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
आला होता. 


अहमदनगर , ९ ऑक्टोबर २०१७ . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१४१/ सन २०१७ .- श्री . बी. आर. गुप्ता , जिल्हा 
न्यायाधीश - १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२७ जुलै २०१७ ते दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ रोजीची एकूण सहा 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२६ जुलै २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


श्री . बी. आर. गुप्ता, जिल्हा न्यायाधीश- १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . जी . इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -१० व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
__ श्री . बी . आर. गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश-१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर, ९ ऑक्टोबर २०१७. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . आर. गुप्ता यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


आदेश 


श्री. बी . आर. गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश -१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . जी . इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश - १० व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री. बी. आर. गुप्ता, जिल्हा न्यायाधीश- १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४१/ सन २०१७ .- श्री . बी. आर. गुप्ता, जिल्हा 
न्यायाधीश -१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१७ जुलै २०१७ ते दिनांक २१ जुलै २०१७ रोजीची एकूण पाच दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १५ जुलै 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ जुलै २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . आर. गुप्ता यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश- १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


अहमदनगर , ९ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश 


श्री. बी. आर. गुप्ता, जिल्हा न्यायाधीश- १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एस. आर . नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १४१/ सन २०१७ .- श्री. बी. आर. गुप्ता , जिल्हा 
न्यायाधीश- १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१२ जून २०१७ ते दिनांक १४ जून २०१७ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ९ जून 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ जून २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्री. बी. आर. गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश - १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


प्रकाश हिं . माळी, 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. बी . आर . गुप्ता यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


अहमदनगर, ९ ऑक्टोबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


५९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


वाचले. - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६०चे कलम १०२ (१) ( ४) 


२. या कार्यालयाकडील अवसायन अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था/ अवसायक बदल/ आदेश/८१५९/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (४) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी, गुलाब पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंमळनेर , जिल्हा जळगाव सद्याचेनियुक्त अवसायकांची बदली व 
सेवानिवृत्ती झाल्याने, तसेच कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईचे दृष्टीने खालील अवसायनातील संस्थेने अवसायकाच्या नेमणुकीत बदल करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


सध्याचे अवसायक यांचे 

नाव व पद 


नवीन नियुक्त अवसायक यांचे 

नाव व पद 


एस . पी . महाजन , 
सहायक सहकार अधिकारी. 


१ महालक्ष्मी ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था मर्यादित , पिळोदे एन. के . पाटील , 

सहकार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी , 

अंमळनेर. 
२ पार्वती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, अंमळनेर एन . के . पाटील , 

सहकार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी, 

अंमळनेर. 
३ पांझरा परिसर ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था मर्यादित , एन . के . पाटील , 
लोणचारम . 

सहकार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी , 
अंमळनेर. 


एस . पी. महाजन , 
सहायक सहकार अधिकारी. 


एस . पी . महाजन , 
सहायक सहकार अधिकारी. 


४ शिवप्रसाद ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था मर्यादित , 

ढेकु बुद्रुक . 


एन. के . पाटील , 
सहकार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी , 
अंमळनेर . 


एस . पी . महाजन , 
सहायक सहकार अधिकारी. 


५ हमाल मापाडी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अमळनेर 


एन. के. पाटील , 
सहकार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी, 
अंमळनेर. 


एस . पी . महाजन , 
सहायक सहकार अधिकारी. 


६ 


उज्वल ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
अंमळनेर. 


डी . आर. पुरोहित , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर . 


एस . पी. महाजन , 
सहायक सहकार अधिकारी . 


एस. पी . महाजन, 
सहायक सहकार अधिकारी. 


७ एकविरा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , आय. ए. शेख , 
मेहरगाव , तालुका अंमळनेर. 

सहायक सहकार अधिकारी, 

अंमळनेर . 
८ अमन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अंमळनेर आय. ए . शेख , 

सहायक सहकार अधिकारी , 

अंमळनेर. 
९ गिताई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अंमळनेर आय. ए . शेख , 

सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर . 


एस . पी . महाजन , 
सहायक सहकार अधिकारी. 


एस. पी . महाजन , 
सहायक सहकार अधिकारी . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 

परिशिष्ट – चालू 
संस्थेचे नाव सध्याचे अवसायक यांचे 

नवीन नियुक्त अवसायक यांचे 
नाव व पद 

नाव व पद 


अ. क्र . 


अ . क्र . 


४ 


१० जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कर्मचारी 

गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , अंमळनेर . 


एन . के . पाटील , 
सहकार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी, 
अंमळनेर . 


आर. यु. पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , 
अंमळनेर. 


११ विद्यानगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर . 


एन. के. पाटील , 
सहकार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी , 
अंमळनेर . 


आर. यु. पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , 
अंमळनेर . 


१२ श्यामदीप सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर. 


एन . के . पाटील , 
सहकार अधिकारी , द्वितीय श्रेणी, 
अंमळनेर. 


आर. यु. पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , 
अंमळनेर . 


१३ कपिलेश्वर उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , एन . के . पाटील , 
अंमळनेर. 

सहकार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी, 
अंमळनेर. 


आर. यु. पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , 
अंमळनेर . 
आर. यु . पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , 
अंमळनेर . 


१४ माऊली सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर . 


एन. के. पाटील , 
सहकार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी, 
अंमळनेर . 


१५ स्वतंत्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

अंमळनेर . 


डी . आर. पुरोहित , 
सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर . 


आर. यु . पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , 
अंमळनेर. 


१६ मौलाना आझाद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

अंमळनेर. 


आय. ए. शेख , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर . 


आर. यु. पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , 
अंमळनेर . 


१७ अंमळनेर पिपल्स नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

अंमळनेर . 


आय. ए . शेख, 
सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर . 


आर. यु . पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , 
अंमळनेर . 


१८ 


डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , अंमळनेर. 


आय . ए. शेख , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर . 


आर. यु. पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , 
अंमळनेर. 


१९ प्रियदर्शनी महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 

मर्यादित , अंमळनेर . 


आय. ए. शेख , 
सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर . 


आर. यु. पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , 
अंमळनेर . 


२० श्री संत एकनाथ महाराज पाणीवापर सहकारी संस्था । 

मर्यादित , नगांव बु। ।. 


आय. ए . शेख , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर. 


आर. यु. पाटील , 
उपलेखापरीक्षक, 
अंमळनेर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


६१ 


अ. क्र . 


परिशिष्ट – चालू 
सध्याचे अवसायक यांचे 

नाव व पद 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


नवीन नियुक्त अवसायक यांचे 

नाव व पद 


४ 


२१ श्री गणेश सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर. 


आय. ए. शेख, 
सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर , 


आर. यु. पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , 
अंमळनेर. 


२२ कै. बायजाबाई पाटील सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

मर्यादित, अंमळनेर. 


एन . के . पाटील , 
सहकार अधिकारी, 
द्वितीय श्रेणी, अंमळनेर . 


एच. व्ही . कासोदकर, 
मुख्य लिपिक , अंमळनेर . 


२३ आशीर्वाद सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर . 


डी . आर. पुरोहित , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर . 


एच. व्ही . कासोदकर , 
मुख्य लिपिक, अंमळनेर . 


२४ रिद्धी-सिद्धी महिला यंत्रमाग विणकर सहकारी 

संस्था मर्यादित, अंमळनेर . 


एच. व्ही . कासोदकर, 
मुख्य लिपिक, अंमळनेर . 


आय. ए . शेख , 
सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर. 
डी . आर . पुरोहित , 
सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर . 


२५ वेस्टर्न रेल्वे एम्प्लॉईज कंझ्युमर्स को - ऑप . सोसायटी, 

अंमळनेर . 


आर. पी . कांबळे , 
शा . प्रतवारीकार , अंमळनेर. 


आर. पी . कांबळे , 
शा. प्रतवारीकार , अंमळनेर . 


२६ राजश्री शाहु यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , डी . आर. पुरोहित , 
अंमळनेर . 

सहायक सहकार अधिकारी , 

अंमळनेर. 
२७ साने गुरुजी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , डी. आर. पुरोहित, 
अंमळनेर. 

सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर . 


आर. पी . कांबळे , 
शा . प्रतवारीकार , अंमळनेर . 


२८ श्री समर्थ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर . 


डी . आर . पुरोहित , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर . 


आर. पी . कांबळे , 
शा. प्रतवारीकार , अंमळनेर . 


२९ जय भवानी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर. 


डी . आर. पुरोहित, 
सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर. 


आर. पी . कांबळे, 
शा . प्रतवारीकार , अंमळनेर. 


३० विशालक्षी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर . 


डी . आर . पुरोहित , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर . 


आर. पी . कांबळे , 
शा . प्रतवारीकार , अंमळनेर . 


३१ वासुकी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर. 


डी . आर. पुरोहित , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर. 


आर. पी . कांबळे, 
शा . प्रतवारीकार , अंमळनेर. 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


अ. क्र . 


परिशिष्ट – चालू 
सध्याचे अवसायक यांचे 

नाव व पद 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


नवीन नियुक्त अवसायक यांचे 

नाव व पद 


२ 


३२ चैतन्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर. 


डी . आर. पुरोहित , 
सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर . 


आर. पी. कांबळे , 
शा . प्रतवारीकार , अंमळनेर . 


३३ श्री सद्गुरुनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर . 


एन . के . पाटील , 
सहकार अधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, अंमळनेर. 


आर. पी . कांबळे , 
शा . प्रतवारीकार , अंमळनेर. 


३४ मयुर गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 

कंडारी . 


आय . ए. शेख , 
सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर , 


आर. पी . कांबळे , 
शा . प्रतवारीकार , अंमळनेर . 


३५ त्रिमूर्ती सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर. 


आय . ए. शेख , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर. 


आर. पी . कांबळे , 
शा . प्रतवारीकार , अंमळनेर. 


३६ सिद्धी विनायक सहकारी संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर . 


आय. ए. शेख , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर . 


आर . पी . कांबळे , 
शा . प्रतवारीकार, अंमळनेर . 


३७ श्री संत तुकाराम महाराज पाणीवापर सहकारी 

संस्था मर्यादित , दहिवद बुद्रुक , तालुका अंमळनेर. 


आय. ए. शेख , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर . 


आर. पी . कांबळे , 
शा. प्रतवारीकार , अंमळनेर . 


३८ शिवकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर . 


आय. ए. शेख , 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर . 


आर. पी . कांबळे , 
शा . प्रतवारीकार , अंमळनेर . 


३९ कृषि विकास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

अंमळनेर . 


आय. ए. शेख , 
सहायक सहकार अधिकारी, 
अंमळनेर . 


आर. पी. कांबळे , 
शा. प्रतवारीकार , अंमळनेर . 


४० सिद्धी विनायक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

अंमळनेर. 


आय. ए. शेख, 
सहायक सहकार अधिकारी , 
अंमळनेर. 


जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर . 


डी . एल. साळुखे, 
लेखापरीक्षक , अंमळनेर . 


जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर. 


४१ अंमळगाव परिसर तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था 

मर्यादित , अमळगाव , तालुका अंमळनेर . 
४२ दहिवद तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 

दहिवद, तालुका अंमळनेर . 
४३ ढेकु परिसर तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था 

मर्यादित , ढेकु खुर्द, तालुका अंमळनेर . 


डी. एल . साळुखे, 
लेखापरीक्षक, अंमळनेर. 


जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर. 


डी . एल . साळुखे, 
लेखापरीक्षक, अंमळनेर . 


जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक, अंमळनेर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


६३ 


परिशिष्ट – चालू 
सध्याचे अवसायक यांचे 

नाव व पद 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


नवीन नियुक्त अवसायक यांचे 

नाव व पद 


जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर. 


डी. एल. साळुखे, 
लेखापरीक्षक, अंमळनेर . 
डी . एल . साळुखे, 
लेखापरीक्षक , अंमळनेर . 


जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर. 


४४ गडखांब ग्रुप तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था 

मर्यादित , गडखांब , तालुका अंमळनेर . 
४५ लोणग्रुप तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था 

मर्यादित , लोण , तालुका अंमळनेर . 
४६ गणेश तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था 

मर्यादित , गलवाडे, तालुका अंमळनेर. 
४७ जय बालाजी यंत्रमाग विणकर औद्योगिक सहकारी 

संस्था मर्यादित , अंमळनेर . 
४८ गोरेश्वर उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , 

शहापूर , तालुका अंमळनेर . 


जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर . 


डी . एल . साळुखे, 
लेखापरीक्षक , अंमळनेर . 
डी. एल . साळुखे, 
लेखापरीक्षक , अंमळनेर. 


जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर. 


पी. एच. पाटील , 
क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती 
बँक , अंमळनेर . 


जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर. 


४९ लोकनायक जयप्रकाश नारायण उपसा जलसिंचन 

सहकारी संस्था मर्यादित , दोधवद , तालुका अंमळनेर . 


पी . एच. पाटील, 
क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती 
बँक, अंमळनेर . 


जी . एस . महाजन, 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर . 


५० नागेश्वर उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , 

जळोद , तालुका अंमळनेर . 


पी. एच. पाटील, 
क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती 
बँक, अंमळनेर . 


जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर . 


५१ विजय उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , 

कळमसरे , तालुका अंमळनेर . 


एम . बी. पाटील, 
शाखा प्रमुख, जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक, अंमळनेर . 


जी . एस. महाजन, 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर . 


५२ सोमेश्वर उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , 

कलाली, तालुका अंमळनेर. 


पी . एच. पाटील, 
क्षेत्रीय अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती 
बँक , अंमळनेर. 


जी . एस. महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , अंमळनेर. 


वरीलप्रमाणे संबंधित अवसायक यांनी पदभार देवाण- घेवाण करून चार्ज यादीसह अहवाल तत्काळ या कार्यालयास सादर करावा . 


गुलाब पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंमळनेर , 

जिल्हा जळगाव . 


अंमळनेर , २९ जुलै २०१७. 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४५ / सन २०१७. - श्री . ए . आर. सोलापुरे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक ११ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १० 
ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. आर. सोलापुरे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. ए. आर. सोलापूरे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहाता 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . पी . भोसले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहाता यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. ए. आर. सोलापुरे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहाता या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १० ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५७/ सन २०१७. - श्रीमती जे. पी . सरपाते , 
१२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक २६ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. पी . सरपाते यांना १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेचत्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती जे. पी. सरपाते , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . जे . पाटील, ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्रीमती जे. पी. सरपाते , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १२ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३७/ सन २०१७.- श्रीमती के . पी . राठौर , ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
४ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी. राठौर यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. पी . राठौर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी. पी . मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के . पी. राठौर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १२ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / १०७/ सन २०१७. - श्रीमती टी . एम . देशमुख 
नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक २६ 
ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी . एम . देशमुख -नाईक यांना ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती टी. एम. देशमुख -नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १२ ऑक्टोबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४, शके १९३९ 


६५ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११७/ सन २०१७. - श्री . ए. एन . कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण पाच दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २३ 
ऑक्टोबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. ए. एन. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजीपर्यंत श्री . ए. एस. आलेवार , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यांचेकडे व दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपासून ते 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . डी . बी . 
हंबीरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, १२ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६२ / सन २०१७. - श्री . डी . जे . पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २३ 
ऑक्टोबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . जे . पाटील यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री. डी . जे. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . डी . जे. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , १२ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४८/ सन २०१७ . - श्रीमती एस. के . कारंडे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के. कारंडे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. के. कारंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . आय . मोकाशी , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . के . कारंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १२ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / १५९ / सन २०१७. - श्री . एस . एस . शिंदे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक २३ 
ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण पाच 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी 
सकाळी १० वाजेपर्यंत कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस . एस. शिंदे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री. एस . एस . शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगावयांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
____ श्री . एस . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १२ ऑक्टोबर २०१७ . 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ ते माघ ४ , शके १९३९ 


आदेश 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११०/ सन २०१७. - श्री . पी. एन. देशपांडे, ३ रे क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४०/ सन २०१७. - श्रीमती के . एस. नावंदर , ५ 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब ११ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण 
म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १३ ऑक्टोबर । तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
२०१७ रोजी पहाटे ५.०० वाजेपासून ते रात्री ११ वाजेपर्यंत मुख्यालय रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस. नावंदर यांना ५ वे सहदिवाणी 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन . देशपांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 

येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची ___ श्रीमती के. एस. नावंदर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
श्री. पी. एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

कार्यभार श्रीमती पी . एन . ढाणे, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 

स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
कार्यभार श्री. एस. एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

___ श्रीमती के. एस. नावंदर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
श्री. पी . एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 

नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 

या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी 

अहमदनगर , ११ ऑक्टोबर २०१७ . 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

आदेश 
अहमदनगर , १२ ऑक्टोबर २०१७. 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४७/ सन २०१७. - श्री . आर. एम . कुलकर्णी, 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांची दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ 
आदेश 

व दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १०१/ सन २०१७. - श्रीमती पी . पी . बनकर , 

याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ८ ऑक्टोबर 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 

२०१७ रोजीची सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
९ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण 

___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम . कुलकर्णी यांना मुख्य 
तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . बनकर यांना सहदिवाणी 

तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 

अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

__ श्री . आर. एम. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती पी. पी . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्री . पी . एस . चांदगुडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
कार्यभार श्रीमती पी. एस . चांदगुडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 

___ श्री . आर. एम. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर हे 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते मुख्य 
श्रीमती पी . पी . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या राहिले असते . 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 

सौ . स. कि . केवले, 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर , ९ ऑक्टोबर २०१७ . 

अहमदनगर . 
अहमदनगर, ११ ऑक्टोबर २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


